सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजापना 

प्राधिकृत प्रकाशन 
गुरुवार , दिनांक २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ [ किंमत : १८ रुपये ] 


क्र . २२ ] 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती , पृष्ठे । भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार- अ , चार- ब व १३८१ 

आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरगाबाद विभागाशी 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत ते 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगर पालिका जिल्हा परिषदा ते 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागाशी संबंधित १३८७ 

व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
असलेले नियम व आदेश . 

नगरपरिषदा, जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 

स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी केवळ १३८७ | 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 
औरंगाबाद विभागाशी संबंधित असलेले . 

१४१२ 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


Tq.Manvat, Dist. Parbhani.more particularly discribed in the 
Schedule appended hereto (hereinafter referred to as " the 
said land " ) is a part of Reservation " Site No. 25 - Garden " and 
" Site No. 26- Fire Bridge " ( hereinafter referred to as " the 
said Reservations" ) and appropriate Authority for the said 
Reservation is Municipal CouncilManvat; 


And Whereas, the said land was not acquired by the 
Muncipal Council Manvat within ten years from the date on 
Which a said Development Plan came into force ; 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

MantralayaMumbai - 400 032 . 
_ Dated : 18th May, 2015 . 

ORDER 
TheMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 
___ No. TPS - 3114/9/ CR-121/2014/UD- 30 :- Whereas , the 
Development Plan of Manvat (Revised ) has been Partly 
sanctioned by the Government u /s of 31 of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 ( Maharashtra Act. 37 of 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act) Vide 
Notification No . TPS 3101/ 18 /CR -9 ( A )/2001/UD - 30 , Dated 
31. 5 .2001, and it has come into force with effect from 1st 
August , 2001; and whereas the part of the republished 
Development Plan has been sanctioned vide Notification 

No. TPS - 3101 /1322/ C . R. 198 ( A )/ 2001/ UD- 30 , dated 30th 
August, 2002 and it has come into froce with effect from 7th 
November , 2002 ; (hereinafter referred to as " the said 
Development plan " ); 

And whereas , in the said Development Plan , the land 
bearing Survey No 338 /1, 377 /3 and 379 (pt) ofMouje , Manvat , 


And Whereas, the owner of the said land , issued a notice 
dated 2 . 08 .2011 under sub -section ( 1 ) of section of the said 
act to the Manvat Muncipal Council, being the Planning 
Authority , informing that the said land had notbeen acquired 
by the ManvatMuncipal Concil , within the stipulated period ; 


And Whereas , even after service of the said notice as 
aforesaid , the said land has not been acquired within a period 
of twelve months from the date of the service of said notice 
under Sub -section ( 1) of section 127 of the said Act, by the 
said Appropriate Authority; 


१३८१ 


औ. भाग १ - १२० 


१३८२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
And Whereas, the Hon ble High Court of Judicature at Maharashtra hereby notifies that the said reservation stands 
Bombay , Aurangabad Bench in Writ Petition No - 1316 of 2013 lapsed to the extent of the said land, as specified in the said 
filed by the owner of the said land , has vide its order dated Development Plan , and the said land stands released and shall 
10/ 10 / 2013, held that the said reservation, to extent of the be available to the owner for the purpose of Development as 
said land, stands lapsed , under Section 127 of the said Act ; otherwise permissible in the case of adjacent land under said 

Development Plan . 
And whereas it is accordingly expedient to notify that the 
said reservation , to the extent of the said land lapsed . 

A copy of the part plan showing the area on which the 

reservations has lapsed vide this order is available in the Office 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

of the Chief Officer, Manvat, Muncipal Council during soffice 
section ( 1 ) and (2 ) of section 127 of the said Act and of all 

hours on all working days for inspection of public upto one 
other power enabling it in that behalf, the Government of 

month. 


SCHEDULE 


Area of the Land 


Reservation of Development Plan 


Survey No/Gut No 
Survey No - 338/ 1, 
377/ 3 and 379/3( Pt) 


1 . 80 


Hectare, 


Sr. N | Mouja,Tq., Dist 
1 Mouja - Manvat, 

Tq- Manvat , 
Dist. Parbhani 


" Site No . 25 - and Garden " and 


" Site No. 26 - Fire Brigade " 


This Order Shall also be published on the Government website -.www .maharashtra . gov. in 


By Order and in the name of theGovernor ofMaharashtra . 


M . M . PATIL , 
Under Secretary to Government . 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 


समाविष्ट आहेत . यापुढे " उक्त आरक्षणे " असे संबोधिले आहे .) व उक्त 
आरक्षणांचे समुचित प्राधिकरण नगरपरिषद , मानवत आहे . 


दिनांक १८ मे २०१५ . 


आणि ज्याअर्थी, मानवत नगरपरिषदेने उक्त जागा विकास योजना अंमलात 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही. 


आदेश 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ (१ ) नुसार, नियोजन प्राधिकरण असलेल्या मानवत नगरपालीकेवर 
दि . २.०८ . २०११ रोजी नोटीस बजावून उक्त जमिनी विहीत कालावधीत 
संपादन केली नसल्याचे कळविले होते . 


क्रमांक :- टिपीएस - ३११४/ ९/प्र.क्र .१२१ / २०१४/ नवि - ३० .- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम , क्र . ३७ ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे ) चे 
कलम ३१ अन्वये मानवत , जि . परभणी शहराची सुधारीत विकास योजना 
महाराष्ट्र शासनाने , नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस - ३१०१ / 
१८ / प्र.क्र ९ ( अ ) / २००१/ नवि- ३० , दिनांक ३१.०५.२००१ अन्वये भागश : 
मंजुर केली असून ती १.८ .२००१ पासून अंमलात आली आहे . तसेच 
पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासनाने अधिसूचना क्र . ३१०१/ १३२२/प्र.क्र .१९८ 
( अ )/ २००१ नवि - ३० , दि . ३०.८ . २००२ अन्वये मंजूर असून दि . ७. ११.२००२ 
पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे 
संबोधिले आहे.) 


आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) अन्वये 
नोटीस बजवाल्यानंतरही , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने बारा महिन्याच्या 
कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही . 


आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने , 
उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . १३१६/२०१३ 
मध्ये दि . १० .१०. २०१३ च्या आदेशान्वये उक्त आरक्षण कलम १२७ मधील 
तरतुदीनुसार उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत , 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 
वर्णन केलेली मौ . मानवत , ता. मानवत , जि . परभणी सर्वे नं . ३३८ / १, ३७७ / 
३ व ३७९/ ३ ( पै ) च्या जमिनीवर ( यापुढे " उक्त जमिनी असे संबोधिले 
आहे ) " आ .क्र .२५ - बगीचा व " आ . क्र .२६- फायर बिग्रेड " ही आरक्षणे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २) नुसार उक्त आरक्षण 
उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे . 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 

१३८३ 
आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात ___ प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग 
राज्य शासन मानवत , जि . परभणी शहराच्या सुधारीत विकास योजनेतून नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी , नगरपरिषद मानवत , जि . परभणी यांच्या 
उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करित आहे व कार्यालयास कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यन्त 
अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय ठेवण्यात आली आहे . 
भूवापराप्रमाणे जमिन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे तालुका, व जिल्हा 
मौ . मानवत ता .मानवत , 
जिल्हा परभणी 


सर्व्हे नं / गट नं 
सर्व्हे नं . ३३८ / १, ३७७/ ३ 
व ३७९ / ३ ( पै ) 


जागेचे क्षेत्र 
१.८० हेक्टर 


विकास योजनेमधील आरक्षण 
" आ .क्र . २५ - बगीचा व " आ .क्र . २६ 
फायर ब्रिगेड 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya Mumbai - 400 032 . 


And Whereas, the owner of the said land , issued a notice 
dated 2. 08 . 2011 under sub - section ( 1 ) of section of the said 
act to the Manvat Muncipal Council, being the Planning 
Authority , informing that the said land had notbeen acquired 
by the ManvatMuncipal Concil , within the stipulated period ; 


Dated : 18th May , 2015 . 


ORDER 


TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 


And Whereas, even after service of the notice as aforesaid , 
the said land has not been acquired within a period of twelve 
months from the date of the service of said notice under Sub 
section ( 1) of section 127 of the said Act, by the said 
Appropriate Authority ; 


No. TPS - 3114/ 9/ CR- 121/ 2014 / UD - 30 :- Whereas, the 
Development Plan of Manvat (Revised ) has been Partly 
sanctioned by the Government u /s of 31 of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act. 37 of 
1966 ) (hereinafter referred to as " the said Act) Vide 
NotificationNo . TPS 3101/ 18/ CR- 9 ( A )/ 2001 / UD- 30, Dated 
31.5 .2001, and it has come into force with effect from 1st 
August, 2001; and whereas the part of the republished 
Development Plan has been sanctioned vide Notification 

No. TPS - 3101/1322/ C. R. 198( A )/ 2001/ UD- 30 , dated 30th 
August, 2002 and it has come into froce with effect from 7th 
November, 2002 ; (hereinafter referred to as " the said 
Development plan "); 


And Whereas, the Hon ble High Court of Judicature at 
Bombay, Aurangabad Bench in Writ Petition No- 1316 of 2013 
filed by the owner of the said land, has vide its order dated 
10 / 10 / 2013, held that the said reservation , to extent of the 
said land, stands lapsed , under Section 127 of the said Act; 


And whereas it is accordingly expdient to notify that the 
said reservation , to the extent of the said land lapsed . 


And whereas , in the said Development Plan , the land 
bearing Survey No 254 (part) ofMouje ,Manvat, Tq.Manvat, 
Dist- Parbhani. more particularly discribed in the Schedule 
appended hereto (hereinafter referred to as " the said land " ) 
is a part of Reservation " Site No. 71- garden (hereinafter 
referred to as " the said Reservations " ) and appropriate 
authority for the said Reservation is Muncipal Council 
Manvat; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (1 ) and (2 ) of section 127 of the said Act and of all 
other power enabling it in that behalf , the Government of 
Maharashtra hereby notifies that the said reservation stands 
lapsed to the extent of the said land , as specified in the said 
Development Plan , and the said land stands released and shall 
be available to the owner for the purpose of Development as 
otherwise permissible in the case of adjacent land under said 
Development Plan . 

A copy of the part plan showing the area on which the 
reservations has lapsed vide this order is available in the Office 
of the Chief Officer, Manvat, MuncipalCouncil during soffice 
hours on all working days for inspection of public upto one 
month . 


And Whereas, the said land was not acquired by the 
Muncipal CouncilManvat within ten years from the date on 
Which a said Development Plan came into force ; 


१३८४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


SCHEDULE 


Survey No/Gut No 


Area of the Land 


Reservation of Development Plan 


Surve No - 254 


0. 99 


Hectare, 


Part of " Site No .71- Garden " 


| Sr. N | Mouja, Tq., Dist 

Mouja- Manvat, 
Tq - Manvat, 
Dist. Parbhani 


( Part ) 


This Order Shall also be published on the Governmentwebsite -.www . maharashtra . gov.in 


By Order and in thename of the Governor ofMaharashtra . 


M . M . PATIL , 
Under Secretary to Government . 


नगर विकास विभाग 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ . 

१२७ ( १ ) नुसार , नियोजन प्राधिकरण असलेल्या मानवत नगरपालीकेवर 
दिनांक १८ मे २०१५ . 

दि . २.०८ . २०११ रोजी नोटीस बजावून उक्त जमिनी विहीत कालावधीत 
आदेश 

संपादन केली नसल्याचे कळविले होते . 
क्रमांक :- टिपीएस - ३११४ / ५/ प्र. क्र . १२०/ २०१४/ नवि - ३० .- ज्याअर्थी , आणि ज्याअर्थी, वरीलप्रमाणे उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) अन्वये 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र नोटीस बजावल्यानंतरही, उक्त नियोजन प्राधिकरणाने बारा महिन्याच्या 
अधिनियम , क्र . ३७ ) (यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे ) चे कालावधीत उक्त जागा संपादन केली नाही. 
कलम ३१ अन्वये मानवत , जि . परभणी शहराची सुधारीत विकास योजना आणि ज्याअर्थी, मा . मुंबई उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने , 
महाराष्ट्र शासनाने , नगरविकास विभागाची अधिसुचना क्र . टिपीएस - ३१०१ / उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या रिट याचिका क्र . १३३६/ २०१३ 
१८ / प्र. क्र ९ ( अ ) / २००१/ नवि - ३० , दिनांक ३१.०५ .२००१ अन्वये भागश : मध्ये दि . १०. १० .२०१३ च्या आदेशन्वये उक्त आरक्षण कलम १२७ मधील 
मंजुर केली असून ती १.८ .२००१ पासून अंमलात आली आहे . तसेच 

तरतुदीनुसार उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे आदेश पारित केले आहेत , 
पुनर्प्रसिध्द विकास योजना शासनाने अधिसूचना क्र . ३१०१/ १३२२/ प्र.क्र .१९८ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( २) नुसार उक्त आरक्षण 
( अ)/२००१ नवि - ३० , दि . ३० .८ .२००२ अन्वये मंजूर असून दि . ७.११.२००२ उक्त जागेपुरते व्यपगत झालेबाबत आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 
पासून अंमलात आली आहे . (यापुढे " उक्त विकास योजना " असे आता, त्याअर्थी उक्त अधिनियमाचेकलम १२७ ( २) नुसार प्राप्त अधिकारात 
संबोधिले आहे .) 

राज्य शासन मानवत , जि . परभणी शहराच्या सुधारीत विकास योजनेतून 
आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये , सोबतच्या परिशिष्टामध्ये 

उक्त आरक्षण उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करित आहेत व 
वर्णन केलेली मौ . मानवत , ता .मानवत , जि . परभणी सर्व्हे नं . २५४ ( भाग ) अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय 
च्या जमिनीवर ( यापुढे " उक्त जमिनी असे संबोधिले आहे) " आ .क्र . ७१ भूवापराप्रमाणे जमिन मालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 
बगीचा " हे आरक्षण भागशः समाविष्ट आहेत . ( यापुढे " उक्त आरक्षण " प्रस्तुत आदेशान्वये आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग 
असे संबोधिले आहे .) व उक्त आरक्षणांचे समुचित प्राधिकरण नगरपरिषद , नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, नगरपरिषद मानवत , जि . परभणी यांच्या 
मानवत आहे . 

कार्यालयास कार्यालयीन वेळेत नागरीकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यन्त 
___ आणि ज्याअर्थी, मानवत नगरपरिषदेने उक्त जागा विकास योजना अंमलात ठेवण्यात आली आहे. 
आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षाच्या कालावधीत संपादन केली नाही. 

परिशिष्ट 


अ . क्र . 


मौजे तालुका , व जिल्हा | सर्वे नं / गट नं 


जागेचे क्षेत्र 


विकास योजनेमधील आरक्षण 
" आ .क्र .७१ - बगीचा चा भाग 


०. ९९ हेक्टर 


मौ . मानवत , ता .मानवत , | सर्व्हे नं २५४ (भाग ) | 
जि . परभणी 


सदरचे आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www. maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 

१३८५ 

intention to make the proposed modification and for that 
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

purpose , invites suggestions and / or objections from / the 

general public with respect to the proposed modification , 
Mantralaya Mumbai -400 032 . 

suggestions and / or objectons in this regard shall be 
Dated : 15th May, 2015 . 

submitted within a period of 30 (thirty ) days from the date of 
ORDER 

publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette 
TheMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

to the JointDirector of Town Planning , Aurangabad Division , 

Aurangabad , 2nd Floor,MHADA building, near Baba petrol 
No . TPS - 2915 /10/ CR -7 /2015 /UD -30 :- Wheareas the 

pump, Aurangabad, who is hereby appointed as the " Officer" 
Regional Plan of Aurangabad - Jalna Region has ben sactioned 
vide Government Notification of Urban Development 

for giving hearing in respect of the Suggestions and / or 

Objections received in this regard and to Submit his report to 
Department under Section 15 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 ( Maharashtra 37 of 1966 ) 

the Government; 
(hereinafter referred to as " the said Act" ) vide Notification 

Suggestions and /or objections received by the Joint 
No.RPA - 1176 /3738 -UD -5 , dated , 23rd October , 1980 and has 

Director of Town Planning , Aurangabad Division , 
come into force with effect from 1st December, 1980 

Aurangabad , within a period of 30 ( thirty ) days only from the 
(hereinafter referred to as the " said Regional Plan " ). Thereafter 

date of publication of this Notice in Maharashtra Government 
the Regional Plan of Aurangabad region has been sactioned 

Gazette will be considered . 
vide Notification No. TPS - 3007 /1149 /CR -284 ( A ) /UD - 30 , This Notice shall be kept for inspection of the general 
dated 24th , July 2012 and has come into force with effect from public during office hours on all working days at the following 
30th October, 2012 ; 

offices : 
And Whereas , some industrial uses are permitted in the 1) Joint Director of Town Planning, Aurangabad Division 
Agriculture Zone/No Development Zone as per the Aurangabad . 
sanctioned Notification of the said Regional Plan and 2 ) Town Planner, Jalna Branch , Jalna. 
Governmenthas also approved the Development Control and 

3) The Collector, Jalna. 
Promotional Regulations of the said Regional Plan on 
21 .11 .2013 and as per Sr. No. (xviii), of the Regulation no 22 .5 

This notice shall also be published on the Government 
regarding Permissible Users in Agricultural Zone /No 

web - site at www .maharashtra. gov. in . 
Development Zone in Development Control and Promotional By Order and in the name of the Governor ofMaharashtra . 
Regulaton of the said Regional Plan , industrialuse is permitted 

M . M . PATIL , 
in Agriculture/ No Development Zone, (hereinafter referred 

Under Secretary to Government . 
to as " the said Agriculture / No Development Zone " ), for 
Ancillary service industries foragriculture produce marketing 
and management and ancillary service industries for various 

Annexure - A 
agro related products subject to maximum FSIof 0.2 , calculated 

(Accompaniment with Government Notice ,Urban 
over the entire plot area of the Industrial unit ( hereinafter 

DevelopmentNo. TPS- 2915 / 10 /CR -7 /2015 /UD - 30 , Dated ,5th 
referred to as " the basic permissible FSI" ); 

May, 2015 .) 
And Wheares , the Goverment is of the opinion that it is 

Following proviso shall be added after the provision 
necessary to make provision to permit an additional Floor 

incorporated at Sr. No . (xviii) of Regulation ) No.22.5 of the 
Space index (FSI), over and above the basic permissible FSI 

Development Control and Promitional Regulations regarding 
for industrial use , in the said Agriculture/ No Development 

the Permissible Users in Agriculture Zone and No 
Zone , subject to the width and also subject to the payment of 

Development Zone of the Regional Plan Aurangabad - Jalna : 
premiun , as mentioned in Annexure - A and , for that purpose , 

" Provided that additonal FSI, over and above the basic 
it is expendient to modify the said Regional Plan under Section 

permissible FSI for the bonafide industrial use in No 
20 (2 ) of the said Act (hereinafter referred to as " the proposed 

Development Zone, may be granted by the Collector as per 
modification " ) ; 

the following Table and subject to the conditions mentioned 
Now , therefore as provided in sub -section (3 ) of Section 

below . 
20 of the said Act, the Government hereby declares its 


Sr.No. 


Basic 
Permissible FSI* 


Additional 
FSI* 


Maximum 
Permissible FSI* 


5 


0 . 10 


0 .40 


0 .50 


Width of road abutting 
the Plot of Land 

2 
Road having width of 
12mtbut less than 15mt. 
Road having width of 
15mtbut less than 18mt. 
Road having width of 
18mt and above. 


0 .10 


0 . 0 


0 .70 


0 . 10 


0 .90 


1.00 


१३८६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
(* FSI indicated in the Table above is calculated over the कृषी आधारीत उत्पादनांकरिता सहाय्यभूत सेवा उद्योगांकरिता, भूखंड 
entire plot area . 

क्षेत्राच्या ०.२० इतक्या चटई क्षेत्र निर्देशाकांचे मर्यादेत , बांधकाम औद्योगिक 
Conditions : 

वापराकरिता अनुज्ञेय आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " मूळ अनुज्ञेय चटई 

क्षेत्र निर्देशांक " असा करण्यात आलेला आहे . ) 
1 ) The additional FSI as mentioned in Column No . 4 of 
the Table above is to be granted only on payment of premium आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या उक्त शेती तथा ना -विकास 
at the rate of 75 % of the land rate as prescribed in the ASR if विभागात औद्योगिक वापराकरिता , मूळ अनुज्ञेय चटई क्षेत्र निर्देशाकांच्या 
the year of granting such additional FSI Such premium shall 

वर अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक जागेच्या सन्मुख रस्त्याच्या रुंदीसापेक्ष 
be deposited in the concerned Branch Office of the Town 

आणि अधिमूल्य भरणा करण्यासापेक्ष , अनुज्ञेय करणेबाबत सोबतचे अनुसूची 
Planning Department for creaditing the same inti the 
Government Treasury. 

- अ प्रमाणेची तरतूद , उक्त प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये 

अंतभूर्त करणे आवश्यक असून त्याकरिता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० 
2 ) The Collector shall ensure that additional FSI under ( २) मधील तरतूदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
this Regulation is granted for bonafide industrial use . 

आहे, असे शासनाचे मत झाले आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " प्रस्ताविता 

फेरबदल असा करण्यात आलेला आहे) . 
3) All other Regulation as applicable to the Industril Zone, 
shall be apply to the building constructed under these 
Regulations." 

त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाच्या कलम २० पोट - कलम (३) मधील 

तरतूदीनुसार उक्त प्रादेशिक योजनेत प्रस्तवित फेरबदल करण्याचा हेतू शासन 
By Order and in the name of the Governor of याद्वारे घोषित करीत आहे आणि त्याकरिता सामान्य जनतेकडून सूचना/ 
Maharashtra . 

हरकती मागवित आहे. प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने काही सूचना/ हरकती 
M . M . PATIL , 

द्यावयाच्या असतील तर त्या नागरीकंानी, ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
Under Secretary to Government . प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ३० (तीस ) दिवसांचे आत सह संचालक , 

नगर रचना, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद , दुसरा मजला, म्हाडा बिल्डींग , 
नगर विकास विभाग 

बाबा पेट्रोलपंपाजवळ , औरंगाबाद यांच्या नावे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठव्यात . 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२. 

प्राप्त होणाऱ्या सूचना / हरकतीवर सुनावणी देणेसाठी व त्यावरील अहवाल 
दिनांक १५ मे २०१५. 

शासनास सादर करण्यासाठी सह संचालक, नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , 

औरंगाबाद यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
आदेश 

ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून ३० 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ ( तीस ) दिवंसाचे आत प्राधिकृत अधिकारी यांचेकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / 

हरकतींचाच केवळ शासनाकडून विचार केला जाईल . 
क्रमांक :- टिपीएस - २९१५/ १०/ प्र.क्र .७/ २०१५/ नवि -३०.- ज्याअर्थी, 
औरंगाबाद- जालना प्रादेशिक योजना शासनाच्या नगर विकास विभागाने प्रस्तावित फेरबदलाची सूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कामकाजाच्या 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ दिवशी कार्यालयीन वेळेत खालील कार्यालयात उलब्ध ठेवण्यात यावी : 
चा महाराष्ट्र ३७ वा ) ( यापुढे उक्त अधिनियम असे संबोधिले आहे ) चे 
कलम १५ ( १ ) अन्वये अधिसूचना क्रमांक आर पी ए- ११७६ / ३७३८ - नवि ५ 

१ ) सह संचालक , नगर रचना , औरंगाबाद विभाग , औरंगाबाद . 
दि २३ ऑक्टोबर , १९८० अन्वये मंजूर असून ती दि . १ डिसेंबर , १९८० 

२ ) सहायक संचालक , नगर रचना , जालना शाखा, जालना . 
पासून अंमलात आलेली आहे . ( यापुढे " उक्त प्रादेशिक योजना " असे 
संबोधिले आहे ) तद्नंतर औरंगाबाद जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना 

३ ) जिल्हाधिकारी , जालना . 
शासनाने अधिसूचना क्र . टिपीएस - ३००७/११४९ /प्र.क्र .२८४ ( अ)/०७/ 
नवि - ३० , दिनांक २४ जुलै , २०१२ अन्वये मंजूर केली असून ती दि . ३० 

सदरहू सूचना शासनाच्या www. maharashtra. gov.in या वेबसाईटवर 
ऑक्टोबर, २०१२ पासून अंमलात आलेली आहे . 

देखील प्रसिध्द करण्यात यावी . 


- - - - - 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 


आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेच्या मंजुरीच्यसा अधिसूचनेमध्ये 
शेती तथा नाविकास विभागात काही औद्योगिक वापर अनुज्ञेय केले आहेत 
तसेच उक्त प्रादेशिक योजनेकरीता शासनाने दि . २१. ११ .२०१३ रोजी 
विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनात्मक नियमावाली लागू केली आहे व या 
नियमावलीमध्ये शेती तथा ना -विकास विभागात ( यापुढे ज्याचा उल्लेख " 
उक्त शेती तथा ना -विकास विभाग असा करण्यात आलेला आहे ), अनुज्ञेय 
करावयाच्या वापरामध्ये विनियम क्र .२२.५ च्या अनु .क्र .( xviii ) वर कृषी 
उत्पन्न विपणन व व्यवस्थापन करीता सहाय्यभूत सेवा उद्योगांकरीता व 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन , 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 

१३८७ 
अनुसूची - अ 

the Permissible Users in Agriculture Zone and No 

DevelopmentZone of the Regional Plan Aurangabad - Jalna : 
शासनाचे नगरविकास विभागाची सुचना क्र . टिपीएस २९१५/ १० /प्र . क्र . ७/ 
२०१५/नवि ३० , दि . ५ मे, २०१५ सोबतचे सहपत्र ) 

" Provided that additional FSI, over and abovethe basic 
Following proviso shall be added after the provision 

permissible FSI for the bonafide industrial use in No 
incorporated at Sr. No. ( xviii) of Regulation ) No.22.5 of the 

Development Zone, may be granted by the Collector as per 
Development Control and Promtional Regulation regarding 

the following Table and subject to the conditions mentioned 
below . 


Sr.No. 


Additional 


Width of road abutting 
the Plot of Land 


Basic 
Permissible FSI * 


Maximum 
Permissible FSI * 


FSI* 


0.10 


0.40 


0.50 


Road having width of 
12mt but less than15mt . 


0.10 


0.60 


0. 70 


Road having width of 
15mtbut less than 18mt. 


0.10 


0.90 


1.00 


Road having width of 
18mt and above . 


( * FSI indicated in the Table above is calculated over the 
entire plot area . 


2 ) The Collector shall ensure that addtional FSI under this 
Regualation is granted for bonafide indusrial use . 


Conditions : 


3) All other Regulation as applicable to the Industrial Zone , 
shall be apply to the building constructed under these 
Regulations ." 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


1 ) The additional FSI asmentioned in Column No. 4 of the 
above is to be granted only on payment ofpremium at the rate 
of 75 % of the land rate as prescribed in the ASR of the year of 
granting such additional FSI Such premium shall be deposited 
in the concerned Branch Office of the Town Planning 
Department for creditng the same into the Government 
Treasury . 


म . मो . पाटील , 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन, 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


प्रशासक तथा उपजिल्हाधिकारी यांजकडून 


सुचना 
क्र .सिडको/ न .र. अ/ आ. बाद ( वाळूज )/ २०१५ ज्या अर्थी महाराष्ट्र 
राज्य शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-३०८७/ २२/ सीआर/ १/ भाग 
२/ नवी -१२ दि . ७ ऑक्टोंबर १९९१ नुसार महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ४० , उप - कलम -१ चे कलम ( बी ) 
म . प्रा .नि .न .र अधिकारानुसार वाळूज अधिसुचित क्षेत्राकरिता ( यापुढे उक्त 
महामंळड असे संबोधिलेले ) शहर व औद्योगिक विकास महामंडळाची ( यापुढे 
उक्त महामंडळ असे संबोधिलेले ) विशेष नियोजन प्रधिकरण म्हणुन नियुक्ती 
केली आहे. 


दि .१४ ऑगस्ट २००१ जे की , शासकीय राजपत्रात दिनांक १३ सप्टेबर 
२००१ रोजी प्रसिध्द झाले त्यानुसार प्रारुप विकास नियंत्रण नियमावली 
वगळुन तसेच विकास आराखडयातील काही भाग वगळुन विकास आराखडयास 
मंजुरी दिली . 

आणि ज्या अर्थी उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ उप कलम १ 
नुसार राज्य शासनाने क्र . टीपीएस ३००१/ १४९८ /सीआर - २५८ ( अ)/ २००१/ 
युडी- ३० दिनांक २३ जुलै २००२ रोजी विकास नियंत्रण नियमावली प्रलंबीत 
ठेवुन उर्वरित वगळलेल्या भागास मंजुरी दिली . तदनंतर क्र टीपीएस 
३००१/ ६५८ /सीआर- ७४/ अ/ २००१/ युडी- ३० दिनांक ४ फेब्रुवारी २००७ रोजी 
विकास नियंत्रण नियमावलीचा सुची मध्ये दाखविलेला वगळलेला भाग , 
वगळुन मंजुरी दिली . 

आणि ज्या अर्थी राज्य शासनाने क्र . टीपीएस ३००९/ १०८४/ 
सीआर- ७० / २००९/ युडी- ३० दिनांक २४ जुन २०१० रोजी वगळलेल्या भागास 
मंजुरी दिली . 


आणि ज्या अर्थी उक्त महाराष्ट्र महामंडळाने महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३० उप कलम १ नुसार 
आखुन दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार राज्य शासनास दिनांक २८ जुलै 
१९९४ रोजी प्रारुप विकास आरखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजुरीकरिता 
सादर केले होते . 

आणि ज्या अर्थी महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या । 
अधिसुचना क्र .टीपीएस - ३००० / ४४८४/ सीआर- २३५ ( अ)/ २०००/ युडी -३० 


तदनंतर उक्त महामंडळाच्या उक्त अधिसुचित क्षेत्रात महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ चे कलम ३७ नुसार 
वाळुज नगर- ४ मधील मौजे गोलवाडी येथील गट क्र ५० व ८० मधील 
स्मशानभुमी करीता आरक्षित असणा- या १.०० हेक्टर क्षेत्रापैकी ० .४० 


१३८८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
हेक्टर क्षेत्राचे नामाभिदान मलजल उदंचन केंद्र करण्यास व त्याचबरोबर मलजल उदंचन केद्रासाठीच्या ०.४० हेक्टर जागेचे मुल्य भुसंपादन 
सदर केंद्रासाठी आवश्यक असणा- या नवीन १२ मी . रुंदीचा रस्ता तयार निवाडयानुसार व भविष्यात वाढीव मोबदला मंजुर झाल्यास ज्यासह आणि 
करण्याकरीता मंजुरी देण्याचा उद्देश आहे . ( सदर दोन्ही बदलांसाठी औरंगाबाद नवी मुंबई प्रकल्पाच्या धर्तीवर पुनर्स्थापना शुल्कासारखे इतर शुल्क सिडकोस 
महानगरपालिका ही सक्षम प्रधिकरण असेल ) आणि ज्या अर्थी उक्त देण्याच्या अटीवर आणि अजेंडा टिपणतील मुद्दा क्र . ४ येथे उद्धृत केलेल्या 
महामंडळाच्या संचालक मंडळाचे ०९ मार्च २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये अटिना अधीन राहुन मौजे गोलवाडी गट क्र . ५० व ८० येथील ०. ४० हेक्टर 
खालील प्रमाणे ठराव क्र . ११३१६ मंजुर केला आहे . 

जागा महानगरपालिकेस हसतांतरीत करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात 

येत आहे . 
ठराव क्र . ११३१६ : 
१. असा ठराव संमत करण्यात येतो की , संचालक मंडळासमोर 

७. पुढे असेही संमत करण्यात येते की , अजेंड टिपणीत नमुद केलेल्या 

अटी व तसेच मुंबई प्रकल्पाच्या धर्तीवर आवश्यक ते शुल्क औरंगाबाद 
सादर करण्यात आलेल्या टिपणीतील परिच्छेद- ड मधील मुद्दा क्र . ३ मध्ये 
नमुद केल्यानुसार मलजल उदंचन केंद्र या अत्यावश्यक सामाजिक सुविधेची 

महानगरपालिका सिडकोस अदा करेल या अटीस अधिन राहुन सिडकोच्या 
सिडकोकरीता उपयोगिता लक्षात घेऊन व भुसंरचनेचा विचार करता विशिष्ठ 

मालकीच्या रस्त्याच्या कडेला २.०० मीटर रुंद भागातुन सिडको- अभिंयात्रिकी 
ठिकाणी उभी करणे गरजेचे आहे हे लक्षात घेऊन औरंगाबाद महानगरपालिकेने 

विभागाच्या पुर्वपरवानगीने मलनिःसारण वाहिनी टाकण्यास संमती देण्यात 

येत आहे . 
उदंचन केंद्रासाठी मागणी केलेली जागा वाटप करण्यास संचालक मंडळ 
तत्वतः मान्यता देत आहे . 

८ . पुढे असेही संमत करण्यात येते की , औरंगाबाद महानगरपालिका 

सिडको संपादन क्षेत्राबाहेर असणा- या खाजगी जमिनी परस्पर विकत 
२ . पुढे असा ही ठराव संमत करण्यात येतो की , सदर मलजल 
उदंचन कोंद्रास जोडण्यासाठी व मलजल उदंचन केंद्रातून उपसा केलेले 

घेईल या अटीस अधिन राहुन नदीलगतच्या हरीतपट्टयात व खाजगी 

जमिनीतुन मलनिःसारण वाहिनी टाकण्यासाठी आवश्यक असणा- या जमिनीचे 
मलजल, प्रक्रिया केंद्रापर्यंत वाहून नेण्यासाठी आवश्यक असणा- या 
मलनिःसारण वाहिनीस विकास आराखडयातील रस्त्याशी जोडण्यासाठी 

संपादन करण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रस्तावास मान्यता 

देण्यात येत आहे . 
आवश्यक असणा- या १२ मीटर रुंद सार्वजनिक रस्त्याच्या आखणीस 
मान्यता देण्यात येत आहे . तसेच मलनिःसारण वाहिनी टाकण्यासाठी ९ . पुढे असेही संमत करण्यात येते की , सदर ठरावाची अंमलबजावणी 
आवश्यक असाणा- या अस्तित्वातील रस्त्याच्या कडेला २.०० मीटर रुंदीच्या करण्याचे अधिकार मा . उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक / सहव्यवस्थापकीय 
पटटीस ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास तसेच , हरीत पटयातील जमीन संचालका/ मुख्य प्रशासक ( नविन शहरे )/ अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार 
महानगरपलिकेने संपादित करण्यासही ना हरकत प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता ( न . श.)/ प्रशासक ( औबाद/ वाळुज ) यांना देण्यात येत आहे . 
देत आहे . 

म्हणून आता महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमा 
३. पुढे असा ही ठराव संमत करण्यात येतो की , वरील बाबींची पूर्तता अंतर्गत कलम ३७ मध्ये दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन वाळुन नगर - ४ 
करण्यास सुलभता यावी म्हणून नकाशात दर्शविल्यानुसार व ज्याची सक्षम मधील मौजे गोलवाडी येथील गट क्र ५० व ८० मधील स्मशानभूमी करीता 
प्राधिकरण म्हणून नकाशात दर्शविल्यानुसार व ज्याची सक्षम प्रधिकारण आरक्षित असणा- या १.०० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.४० हेक्टर क्षेत्राचे नामाभिदान 
म्हणून औरंगाबाद महानगरपालिका जबाबदारी घेणार आहे अशा वाळूज मलजल उदंचन केंद्र करण्यास व त्याचबरोबर सदर केंद्रासाठी आवश्यक 
नगर - ४ मधील मौजे गोलवाडी येथील गट क्र ५० व ८० मधील स्मशानभुमीकरीता असणा- या नवीन १२ मी . रुंदीचा रस्ता तयार करण्याकारीता मंजूरी देण्याचे 
आरक्षित असणा- या १.०० हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.४० हेक्टर क्षेत्राचे नामाभिदान प्रस्तावित आहे . ( सदर दोन्ही बदलांसाठी औरंगाबाद महानगरपलिका ही 
मलजल उदंचन केद्र असे करण्याकरीता व त्याचबरोबर सदर केंद्रासाठी सक्षम प्राधिकरण असेल ) जे मंजूर विकास आराखडयाच्या भाग नकाशात 
आवश्यक असणा- या नविन १२ मी . रुंदीच्या रस्त्याचा अंर्तभाव करण्यासाठी मुख्यत्वेकरुन दर्शवून खालील कार्यालयात जनतेच्या पाहणीकरिता ठेवण्यात 
मंजुर विकास आराखडयात म . प्रा .नि . व र .र. अधिनियम , १९६६ च्या कलम आले . 
३७ अंतर्गत किरकोळ बदल करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देत आहे . 

१. वरिष्ठ नियोजनकार ( न . श .) सिडको, उद्योग भवन , सिडको , 
४ . पुढे असेही संमत करण्यात येते की , मा . उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय 

नवीन औरंगाबाद . 
संचालक / सहव्यवस्थापकीय संचालक/मुख्य प्रशासक ( नविन शहे )/ अतिरिक्त 

२. प्रशासक,सिडको , मध्यवर्ती सुविधा इमारत , विकास केंद्र , 
मुख्य नियोजनकार ( न. श.)/ प्रशासक( औबाद/ वाळुज ) यांना शासन राजपत्र 
व स्थानिक वृत्तपत्रातुन सदर प्रस्तावित बदलांकरीता जाहिर सुचना प्रसिध्द 

नगर - १ वाळूज महानगर . 
करुन जनतेकडुन सुचना / हरकती मागविण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात येत 

३. जिल्हाधिकारी , जिल्हाधिकारी कार्यालय , औरंगाबाद . 


आहे . 


४ . उप संचालक नगररचना यांचे कार्यालय , औरंगाबाद विभाग , 


औरंगाबाद . 


__ _ ५. पुढे असा ही ठराव संमत करण्यात येतो की , प्राप्त होणा- या सुचना/ 
हरकतीची सुनावणी घेण्यासाठी व सदर प्रस्ताव शासनास सादर करण्यासाठी, 
मुख्य प्रशासक ( नविन शहरे ), अतिरिक्त मुख्य नियोजनकार ( न . श.)/ 
वरिष्ठ नियोजनकार ( न. श.) यांचा समावेश असलेली नियोजन समिती 
गठीत करण्यात येत आहे . 

६ . पुढे असेही संमत करण्यात येते की , आवश्यक कार्यप्रणालीच्या 
पुर्णत्वानंतर आणि शासनमान्यतेनंतर , तसेच औरंगाबाद महानगरपालिकेने 


सदर बदलाकरिता जनतेच्या सुचना/ हरकती मागवित आहोत . 
जनतेने त्यांच्या सुचना/ हरकती. ही अधिसुचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द झाल्याची तारीख आणि स्थनिक वृत्तपत्रात प्रसिध्द झाल्याची तारीख 
यापैकी नंतरच्या तारखेपासुन एक महिन्याचे आत १ ) वरिष्ठ नियोजनकर 
( न . श) सिडको मर्यादित , उद्योग भवन , सिडको नवीन औरंगाबाद ४३१००३ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 

१३८९ 
अथवा २ ) प्रशासक (वाळूज ), मध्यवर्ती सुविधा इमारत , विकास केंद्र, नगर 

pending sanction to Development Control Regulations 
१ वाळूज महानगर यांचे कार्यालयात सादर कराव्यात . 

vide No. TPS -3001 /1498 /CR - 258 ( A )/2001 /UD - 30 
(HT49114445 (7 .31 .) | Hedd ) 

dated 23rd July 2002 . Further, vide No . TPS - 3001/ 
शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र 

658 /CR -74 / A / 2001/UD - 30 dated 4th February 2007 
मर्या. संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार व नावाने sanctioned DevelopmentControl Regulations excluding 

Excluded Parts as mentioned in the schedule attached 
आशुतोष उइके , to the said notification . 
नगर रचना अधिकारी, औरंगाबाद . 

And whereas , the State Government vide No. TPS 
BITRIGG, 24 # , 2094 . 

3009 / 1084 /CR -70 / 2009 /UD - 30 dated 24th June , 

2010 sanctioned the E .P .Modifications . 
CITY AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT 

Further ,the said Corporation intended to carry out 
CORPORATION OFMAHARASHTRA 

modifications as per Section -37 of MRTPAct, 1966 
LIMITED 

for changing nomenclature of 0 .40 Ha. land as “Sewage 

Pumping Station out of 1.00 Ha. land reserved as 
NOTICE 

Burial Ground at Gut Nos . 50 & 80 , village – 

Golewadi, Nagar- IV alongwith the proposal of 
No . CIDCO / TPO /AUR (WLJ)/2015.-Whereas 

introducing new 12 mtr . wide road for necessary 
the Government of Maharashtra vide Notification No . 

connection to and from the said location of Sewage 
TPS - 3087 /22 / CR - 1 /PART- II /UD - 12 dated 7th 

Pumping Station (AMC to be the ‘ Appropriate 
October , 1991, promulgated in exercise of the powers 

Authority forboth modifications). 
conferred by clause (b ) of sub - section ( 1 ) of Section 

And whereas, the Board of Directors of the said 
40 of the M .R . T.P. Act , 1966 (hereinafter referred to 

Corporation has passed a Resolution No . 11316 in its 
as the “ said Act” ) and all other powers enabling it in 

meeting held on 9th March, 2015 as follows: 
this behalf, appointed CIDCO (hereinafter referred to 
as the “ Corporation ” ) as Special Planning Authority 

RESOLUTION NO . 11316 
for Waluj Notified Area (hereinafter referred to as the 
“ said Notified Area ” ). 

1. “ RESOLVED THAT , the Board do and hereby 
And whereas , the said Corporation after following approve in principle , Aurangabad Municipal 
due statutory procedure as outlined in M . R . T. P . Act, Corporation s ( hereinafter AMC ] request of allotment 
1966 submitted Draft Development Plan and of land for Sewage Pumping Station ( SPS ), being 
Development Control Regulations for the said Notified essential ‘Public Utility required at specific location 
Area on 28th July , 1994 to the State Government for due to topography and for the advantages to CIDCO 
sanction under sub - section ( 1 ) of Section - 30 of the mentioned at pointno . “ 3 ’ of sub -para b of para D 
said Act. 

of the Board Note .” . 
And whereas , the Government of Maharashtra , 

2 “ RESOLVED FURTHER THAT, for necessary 
Urban Development Department vide Notification No. 
TPS- 3000 /4484 /CR - 235 ( A )/2000 /UD - 30 dated 14th 

connection to and from the said locationSPS, the Board 
August, 2001 issued in Government Gazette on 13th 

do and hereby also approve the proposal of new 12 
September, 2001 sanctioned the Development Plan 

meter wide public road to connect the network of D . P. 
excludingpart of Draft Development Plan and excluding 

and issuing NOC for the 2 meter wide road strip along 
Draft Development Control Regulations. 

D . P. roads and green belt.” 
And whereas , in accordance with sub - section ( 1 ) 

3 . “ RESOLVED FURTHER THAT, to facilitate 
of Section -31 of the said Act, the State Government 

the above, Board hereby also approve the proposal to 
sanctioned Excluded Partof Waluj Development Plan 


१३९० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
carry - out necessary modifications under Section - 37 of 8 .“ RESOLVED FURTHER THAT, the Board do 
MR & TP Act, 1966 to the sanctioned Development hereby approve the proposal of issuing NOC for 
Plan of Waluj Project, to the extent of changing acquiring lands from private land- owners for laying 
nomenclature of 0 .40 Ha. land as Sewage Pumping pipeline from Pumping Station to STP and the Green 
Station out of 1. 00 Ha. land reserved as “Burial Belt along the river subject to the condition that ,AMC 
Ground at Gut Nos. 50 & 80 , village - Golewadi, purchases the land outside CIDCO acquisition , directly . 
Nagar - IV alongwith the proposal of new 12 meter wide 
road for the same as shown on the plan for which , 

9 . “ RESOLVED FURTHER THAT ,the Board do 
AMC to be the ‘Appropriate Authority for both 

and hereby authorize the VC & MD / Jt.MD / CA (NT) 
modifications.” 

| CP / Administrator (Wlj ) to implement the above 

Resolutions. 
4 . “ RESOLVED FURTHER THAT, the VC & MD 
/ JMD / CA (NT) / CP / ACP (SP & NT) / Admn (Wlj ) 

Now therefore in exercise of the powers conferred 
be and are hereby authorized to publish Notice in the 

under Section - 37 of the said Act,modifications are 
Maharashtra Govt. Gazette and local newspapers 

proposed to the sanctioned Development Plan of Waluj 
inviting suggestions / objections from the public on the 

Notified Area to the extent of changing nomenclature 
proposed modifications." 

of 0 .40 Ha. land as “ Sewage Pumping Station outof 

1.00 Ha. land reserved as ‘BurialGround at Gut Nos . 
5 . “ RESOLVED FURTHER THAT, the Planning 50 & 80, village – Golewadi, Nagar- IV alongwith the 
Committee consistingofCA (NT), ACP (SP & NT) and proposal of introducing new 12 mtr. wide road for 
SP (NT) be and are hereby constituted for hearing necessary connection to and from the said location of 
suggestions / objections received and submit the Sewage Pumping Station (AMC to be the “Appropriate 
proposal to the Govt. for approval.” 

Authority for both modifications) more specifically 

shown in the Part Plan of sanctioned D . P. placed in the 
6 . “ RESOLVED FURTHER THAT, the Board 

following offices for public inspection . 
does hereby approve the proposal of handing -over to 
0 .40 Ha. land from Gut Nos. 50 & 80 of village – 1. Senior Planner (New Towns), CIDCO Ltd ., 
Golewadi for ‘ Sewage Pumping Station after 

Udyog Bhavan , New Aurangabad . 
completion of due procedures and approval of the Govt. 

2 . Administrator, CIDCO Office , Central Facility 
on the conditions thatAMC pays to CIDCO the cost 

Building , Growth Centre, Nagar- I, Waluj 
of the said lands as per Land Acquisition Award 

Mahanagar . 
alongwith enhanced compensation , if sanctioned , in 
future and other charges like reinstatement Charges 

3. Office of the Collector,Aurangabad . 
on the lines of NaviMumbai project and conditions 4 . Office of the Dy. Director of Town Planning , 
elaborated at PointNo . 4 of the Board Note .” 

Aurangabad Division , Aurangabad 


7 . “ RESOLVED FURTHER THAT, the Board 
hereby approve the proposal of laying the pipeline 
within a width of 2 meter wide road strip along the 
CIDCO owned roads demanded for pipeline subject 
to the condition that, AMC pays to CIDCO the charges 
based on the lines of Navi Mumbai project and 
conditions elaborated in the Board Note and with prior 
approval from Engineering Department of CIDCO .” 


The objections & suggestionsare invited on the said 
modifications from the public not later than one month 
from the date of publication of this notice in the 
Maharashtra GovernmentGazette or date of publication 
of notice in local newspapers, whichever is latest. The 
objections / suggestions shall reach the office of 
1 ) Senior Planner (New Towns ), CIDCO Ltd ., Udyog 
Bhavan , New Aurangabad -431 003 OR 
2) Administrator (Waluj), CIDCO Ltd .,Central Facility 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 

१३९१ 
Building, Growth Centre, Nagar-I, CIDCO , Waluj ५ . व्यक्तीचेकिंवा शवाचेकिंवा त्याच्या प्रतिकृतीचे प्रदर्शन करणार नाही. 
Mahanagar, Aurangabad . 

६ . आवेषी भाषण , अंगविक्षेप , विडंबनापर नकला करणार नाही आणि 
[ With approval of CA( NT ) ] 

सभ्यता किंवानितीमत्ता यास बाधा येईल किंवा ज्यामुळे राज्याची सुरक्षितता 
By order and in the name of the Board of 

धोक्यात येईल किंवा अराजक माजेल अशी चित्रे , निशाणी , घोषणा पत्रे 
Directors of the City and Industrial Development 

किंवा कोणतीही वस्तू जवळ बाळणार नाही . 
Corporation of Maharashtra Limited , 

हा आदेश संपूर्ण जिल्हयासाठी दिनांक १९ .०५. २०१५ चे ०६ .०० वाजेपासून 

ते दिनांक ०२.०६ . २०१५ चे २४. ०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
ASHUTOSH UIKEY, 
Town Planning Officer,Aurangabad . 

हा आदेश आज दिनांक १६ .०५.२०१५ रोजी माझ्या सही शक्यानिशी 
देण्यात आला आहे . 

आर . टी . इतवारे , 
Aurangabad, 25th May 2015 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 
जालना, १६.०५. २०१५ . 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा/ जा / 
का . व. सु / ३७ ( १ ) ३/ २०१५- १७७, दि . १५.०५. २०१५ . 


वाचा :- पोलीस अधिक्षक जालना यांचे पत्र जा .क्र . जिविशा/ जा / 
का .व . सु / ३७ ( १ ) ३/ २०१५- १७७३, दि .१५ .०५. २०१५ . 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) 


मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३ ) 


आदेश 


आदेश 


जा . क्र . २०१५/ आरबी - डेस्क - १ / पोल - १/ कावि - ३८३ .- ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत 
भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत आहे . 
जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध राजकीय व संघटनेच्या 
वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे , मोर्चेनिदर्शने , रास्तारोका इत्यादी सर्व 
प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 


क्र .२०१५/ आरबी- डेस्क - १/ पोल - १/ कावि - ३९३ .- ज्या अर्थी माझ्या असे 
निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की , सद्या जालना शहरात विद्युत 
भारनियमन सुरु असल्याने जिल्ह्यातील जनतेकडून नाराजी व्यक्त होत 
आहे . तसेच जिल्ह्यात पाणी टंचाई मोठया प्रमाणात असल्याने विविध 
राजकीय पक्ष व संघटनेच्या वतीने विविध मागण्या संदर्भात धरणे मोर्चे 
निदर्शने , रास्तारोको , इत्यादी सर्व प्रकारची आंदोलनात्मक कार्यक्रम घेण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . 


वरील पार्श्वभुमीवर कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही , त्या अर्थी मी , आर . टी .इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी , 
जालना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये अधिकाराचा 
वापर करुन याद्वारे खालील निर्देश देत आहे . शासकीय कर्तव्य पार पाडणाऱ्या 
कर्मचाऱ्याव्यतिरिक्त इतर कोणतीही व्यक्ती सार्वजनीक ठिकाणीकिंवा त्या 
आसपास , 


वरील पाश्वभुमी लक्षात घेता कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहणेसाठी व 
जिल्ह्यात कोठेही अनुचित प्रकार घडु नये त्यासाठी जालना जिल्ह्यात मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) लागू करणे आवश्यक आहे . 


त्या अर्थी मी आर . टी . इतवारे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, जालना मुंबई 
पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ ( ३) अन्वये अधिकाराचा वापर करुन 
याद्वारे पाच ( ५ ) किवा अधिक व्यक्तींना जमण्यास किंवा सभा, मिरवणुका , 
मोर्चा, काढण्यास मनाई करीत आहे . 


१. शस्त्रे , लाठया , सोटे ,बंदुके , तलवारी, भाले , चाकु व इतर शरीरास 
इजा अथवा अपाय करणाऱ्या वस्तू जवळ बाळगणार नाही. 


२ . तीक्ष्ण पदार्थ अथवा स्फोटके सहज हाताळता येतील अशी घातक 
वस्तू जवळ बाळगणार नाही . 


हा आदेश कामावरील कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना लागू 
होणार नाही. तसेच विवाह , अंत्ययात्रा आणि पोलीस अधीक्षक जालना व 
उपविभागातील पोलीस अधिकारी जालना , अंबड , जालना, अंबड, परतूर , 
भोकरदन यांनी विशेषरित्या परवानगी दिलेल्या मिरवणुका, सभा , मोर्चा, 
यांना लागू राहणार नाही . 


३. दगड किंवा इतर उपकरणेकिंवा ( Means of Coustion) प्रवर्तक 
शस्त्रे गोळा करुन ठेवणार नाही किंवा जवळ बाळगणार नाही. 


४ . व्यक्तीच्या किंवा समुहाच्या भावना जाणुनबुजून दुखविण्याचे उद्देशाने 
असभ्येतेने भाषण म्हणणार नाही , वाद्य वाजविणारे नाही, गाणे म्हणणार नाही. 


हा आदेश संपुर्ण जिल्ह्यासाठी दिनांक १९. ०५.२०१५ चे ०६ .०० वाजेपासून 
ते दिनांक ०२.०६ .२०१५ चे २४ . ०० वाजेपर्यत अंमलात राहील . 


१३९२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
हा आदेश आज दिनांक १६.०५. २०१५ रोजी माझ्या सही शिक्यानिशी रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . पी . ए . खिल्लारे , दिवाणी न्यायाधीश 
देण्यात आला आहे . 

व. स्तर , कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
आर . टी . इतवारे , 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पी . ए . खिल्लारे , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , जालना 

दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
जालना , १६. ०५. २०१५ . 

नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश व स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाच्या दिनांक 
७ 

०९ .०५.२०१५ व १० .०५.२०१५ रोजीचा कार्यभार श्री . आर. टी .नागरे , सह 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 

दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी, दिनांक ११.०५.२०१५ ते 
वाचा :- श्री . एस . एस आरदवाड , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , 

१७. ०५.२०१५ या कालावधीत कार्यभार श्री .ए. आर. कुरेशी, सह दिवाणी 
नांदेड यांचे पत्र क्र . २४२५/ २०१५ , दिनांक ३० .४ .२०१५ सोबत विहीत 

न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी व दिनांक १८ .०५.२०१५ ते २१. ०५ .२०१५ 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

या कालावधीतील कार्यभार श्री . एस . आर. पवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , 
आदेश 

वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे. वर नमुद कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश 
क्र ./ आस्था ./ ब - २( १ )/ ३४६१/ २०१५ :- श्री . एस . एस . आरदवाड , दुसरे सह 

वरिष्ठ स्तर , कंधार या आस्थपनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयकांवर , 
दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 

हुंडीवर व स्वीय प्रंपची लेख्यांच्या धनादेशांवर स्वाक्षरी करुन रक्कम आहरित 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५.०५.२०१५ ते ०७.०५.२०१५ 

करण्यासाठी श्री . ए. आर. कुरेशी, सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकुण (०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेला 

नांदेड व श्री .एस. आर. पवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
जोडून दि . ०३ व ०४ .०५ .२०१५ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा , 

नांदेड यांना त्या त्या कालावधीसाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यांत येत आहे . 
दिनांक ०५.०५. २०१५ रोजी पासून ते दिनांक ०८ .०५.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 

दुर्वाचनीय , 
वेळेपुर्वीपर्यंतच्या मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 

प्र . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 

नांदेड :- ०२ मे , २०१५. 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . एस . आरदवाड , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क .स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थापन्न राहतील . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणीत करण्यसात येते की , श्री . एस. एस. आरदवाड , 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क .स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत पहा :- श्री . ए. एन . मरे , दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, बिलोली यांचे पत्र 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थापन्न राहिले असते . 

क्र . ८०५/ २०१५, दि . २२.०४ .२०१५ सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 

अर्ज व त्यावरील आदेश . 
०२ 

आदेश 
दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या 
उपरोक्त कालावधीतील कार्यभार तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , क्र . ब -२( १)/ ३३३७/ २०१५ .- श्री . ए. एन . मरे , दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , 
नांदेड यांनी पहावा . 

बिलोली यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ५० 

अन्वये दि . २७.०४. २०१५ ते ०२.०५. २०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या 

दुर्वाचनीय , 
प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 

एकूण ( ०५) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दिनांक २५.०४ . २०१५ , 
नांदेड , ०२ मे , २०१५ . 

२६ .०४. २०१५ , ०३.०५.२०१५ व ०४ .०५. २०१५ रोजीच्या सुट्ट्याच्या फायदा , 
दिनांक २४ .०४ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक 
०५.०५. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 

परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ए. एन. मरे, दिवाणी न्यायाधीश व.स्तर , 
पहा :- श्री . पी . ए .खिल्लारे , दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , कंधार यांचे पत्र 

बिलोली हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
क्र . ६७७/ २०१५ , दि . २७.०४ . २०१५ सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
अर्ज व त्यावरील आदेश. 

तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ए . एन . मरे , दिवाणी 
आदेश 

न्यायाधीश व. स्तर , बिलोली हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
क्र .ब -२( १)/ ३४६०/ २०१५.- श्री . पी . ए . खिल्लारे , दिवाणी न्यायाधीश 

तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
व स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर , बिलोली यांच्या न्यायालयाचेविशेष अधिकार 
नियम ५० अन्वये दि . ११. ०५. २०१५ ते २१.०५ .२०१५ पर्यंत ( दोन्ही दिवस क्षेत्रातील काम दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, नांदेड यांनी पहावे व 
धरुन) या एकूण ( ११) दिवसांची अर्जित रजा , दिनांक ०८ .०५.२०१५ रोजीच्या जरुरी व तात्कालीक काम सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , बिलोली 
कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २२ .०५.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन यांनी पहावे, तसेच त्यांना दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , बिलोली 
वेळेपुर्वीर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

आस्थपनेवरील अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकांवर व इतर देयकांवर 


प० 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 

१३९३ 
हुंडी, स्वीय प्रपची लेख्यावर स्वाक्षरी करण्याचा व धनादेश रोखीकृत करुन क .स्तर , उमरी हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 
संबंधीत रक्कम वाटपाचा अधिकार याद्वारे प्रदान करण्यांत येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
द . उ. मुल्ला , तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एन. बी . जाधव , दिवाणी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड न्यायाधीश क .स्तर , उमरी हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते 
नांदेड :- २३ एप्रिल , २०१५ . 

तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
__ दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , उमरी यांच्या न्यायालयाच्या दिनांक 
०३. ०५. २०१५ व ०४. ०५. २०१५ या कालावधीतील कार्याभार सह दिवाणी 

न्यायाधीश क. स्तर , भोकर यांनी व दिनांक ०५.०५.२०१५ ते ०७.०५.२०१५ 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

या कालावधीतील कार्यभार दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, भोकर 
पहा :- श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कंधार यांचे पत्र यांनी पहावे. 
क्र . ६८३/ २०१५, दि . २९ .०४.२०१५ सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 

द . उ . मुल्ला , 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 
आदेश 

नांदेड :- ३० एप्रिल, २०१५ . 
क्र ./ आस्था./ब-२( १)/ ३४५४ / २०१५ .- श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , कंधार यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 

१२ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५.०५.२०१५ व ०६. ०५ .२०१५ या दोन दिवसांची 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
अर्जित रजा व रजेला जोडून दि . ०३ व ०४ .०५. २०१५ या दोन दिवसांच्या 
सुट्टयांचा फायदा दिनांक ०२.०५. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 

पहा :- श्री . एस . बी . म्हस्के , जिल्हा न्यायाधीश-१ , नांदेड यांचे पत्र क्र . 
पासून ते दिनांक ०७.०५. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीर्यंत मुख्यालय 

_ _ ५१३४/ २०१५ , दि . २८ .०४ .२०१५ व सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 
रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . द . वि . कुटे , सह दिवाणी न्यायाधीश 

आदेश 
क स्तर ,कंधार हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

क्र ./ आस्था./ ब - १( १ )/ ३४२१/ २०१५ .- श्री . एस . बी . म्हस्के , जिल्हा 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 

न्यायाधीश -१ , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . द . वि . कुटे , सह 

मधील नियम ६१ अन्वये दि . १३.०४ .२०१५ ते २७.०४ .२०१५ ( दोन्ही दिवस 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , कंधार हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 

धरुन ) एकुण ( १५) दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . म्हस्के , जिल्हा न्यायाधीश- १ , 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कंधार यांच्या न्यायालयाच्या 

नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न ठेवण्यात येते . 
उपरोक्त कालावधीत जरुरी व तात्कालीन काम सह दिवाणी न्यायाधीश , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
वरिष्ठ स्तर , कंधार यांनी पहावे. 

तळटिप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . म्हस्के , जिल्हा 
द . उ .मुल्ला, 

न्यायाधीश -१ , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड 

त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
नांदेड :- ३० एप्रिल , २०१५ . 

द . उ .मुल्ला , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 

नांदेड :- २९ / ३० एप्रिल , २०१५ . 


११ 


पहा :- श्री . एन . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, उमरी यांचे पत्र 

क्र . १३३/ २०१५ , दि . २७.०४ . २०१५ सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज व त्यावरील आदेश . 


१३ 


आदेश 


क्र ./ आस्था ./ ब -२( १ )/ ३४५३/ २०१५ .- श्री . एन . बी . जाधव , दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , उमरी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ 
मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५.०५ . २०१५ व ०७.०५.२०१५ पर्यंत ( दोन्ही 
दिवस धरुन) एकुण ( ०३ ) दिवसांची अर्जित रजा व रजेला जोडून दि . ०३ 
व ०४ .०५. २०१५ या दोन दिवसांच्या सुट्ट्यांचा फायदा दिनांक ०२.०५ . २०१५ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक ०८ .०५.२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेपुर्वीर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एन . बी . जाधव , दिवाणी न्यायाधीश 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 
पहा :- श्री . एस . आर . पवार , दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , 

नांदेड यांचे पत्र क्र . २३७५/ २०१५ , दि . २४.०४. २०१५ सोबत विहित 
नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

आदेश 
क्र ./ आस्था ./ ब- २( १ )/ ३३८२/ २०१५.- श्री . एस . आर . पवार , दुसरे सह 
दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दि . ०५.०५.२०१५ ते ०८ .०५.२०१५ 
( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ०४ ) दिवसांची अर्जित रजा रजेला जोडून 
दिनांक ०३ व ०४.०५.२०१५ या दोन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा मुख्यालय 


१३९४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


आदेश 


सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . आर . पवार , दुसरे सह दिवाणी 
न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९- ब खालील 
तळटिप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . आर . पवार , दुसरे 
सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


क्र ./ आस्था ./ ब- २( १ )/ ३३४०/ २०१५.- श्री .डब्लू .ए. देशमुख , दिवाणी 
न्यायाधीश व . स्तर, नांदेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ 
मधील नियम ६१ अन्वये दि . १० .०४. २०१५ ते १८ .०४ . २०१५ पर्यंत या एकुण 
( ०९ ) दिवसांची परावर्तीत रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यांत येते . 
__ रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डब्लू .ए. देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश व . 
स्तर , नांदेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येते . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणीत करण्यात येते की , श्री . डब्लू. ए. देशमुख , 
दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , नांदेड हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर 
गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थापन्न राहिले असते . 

दुर्वाचनीय , 

प्र. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 
नांदेड , २७/ २८ एप्रिल , २०१५ . 


दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांच्या न्यायालयाच्या 
उपरोक्त कालावधीतील जरुरी व तात्कालीन काम दिवाणी न्यायाधीश 
वरिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावे. 

द . उ .मुल्ला , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 
नांदेड :- २८ एप्रिल , २०१५ . 


१४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडुन 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 


पहा :- श्री . डी . डी . ममदापुरे, जिल्हा न्यायाधीश - १, भोकर यांचे पत्र क्र . 

२७२/ २०१५, दि . २४.०३.२०१५ सोबत विहित नमुन्यातील रजेचा 
अर्ज वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश . 


वाचा :- श्री . रा . पां .कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नायगांव 

( बा .) यांचे पत्र क्र . ४५९ / २०१५, दिनांक २४ .४. २०१५ सोबत 
विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 


आदेश 


आदेश 


क्र ./ आस्था ./ ब -२( १)/ ३३३९/ २०१५.- श्री . रा. पां .कुलकर्णी, दिवाणी 
न्यायाधीश क . स्तर , नायगांव ( बा .) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) 
नियम १९८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २७.०४.२०१५ ते ३०.०४.२०१५ 
या एकूण (०४) दिवसांची अर्जित रजा , रजेला जोडून दि . २६ व २७.०५.२०१५ 
रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा व दि . २४.०४ .२०१५ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दि . ३०.०४. २०१५ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतरपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यांत येते . 


क्र ./ ब- ५/ ३३८३/ २०१५ .- श्री . डी . डी . ममदापुरे , जिल्हा न्यायाधीश - 
१ , भोकर यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम १९८१ मधील नियम ६१ 
अन्वये दि . ०९.०३.२०१५ ते २० .०३.२०१५ ( दोन्ही दिवस धरुन ) एकुण ( १२ ) 
दिवसांची परावर्तीत रजा रजेला जोडून दिनांक ०८ .०३.२०१५, २१.०३ .२०१५ 
व २३. २०१५ या तीन दिवसांच्या सुट्टयांचा फायदा मुख्यालयसह सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . डी . डी . ममदापुरे, जिल्हा न्यायाधीश - 
१ , भोकर हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १९८१ च्या नियम ३९ - ब खालील 
तळटिप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . डी . ममदापुरे , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , भोकर हे जर वर नमूद कालावधीत रजेवर गेले 
नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 

द . उ . मुल्ला , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड 
नांदेड :- २८ एप्रिल , २०१५ . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . रा. पां .कुलकर्णी, दिवाणी न्यायाधीश क . 
स्तर , नायगांव ( बा .) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर कायम ठेवण्यात येते . 


१५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम १९८१ च्या नियम ३९ -ब खालील 
तळटीप - २ अन्वये प्रमाणीत करण्यसात येते की , श्री . रा . पां . कुलकर्णी, 
दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर, नायगांव ( बा .) हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थापन्न राहिले असते . 

दिवाणी न्यायाधीश क . स्तर , नायगांव ( बा .) यांच्या न्यायालयाचे जरुरी 
व तात्कालनी काम दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , देगलूर यांनी पहावे. 
तसेच त्यांना दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा .) आस्थपनेवरील 
अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतन देयकावर तसेच इतर देयकांवर हुंडी , 
स्वीय प्रपंची लेखे व धनादेश रोखीकृत करुन संबंधीत रक्कम वाटपाचा 
अधिकार यसाद्वारे प्रदान करण्यात येत आहे . 

दुर्वाचनीय , 

प्र .प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, नांदेड . 
नांदेड , २७ एप्रिल, २०१५ . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश यांजकडून 
वाचा :- १. श्री . डब्लू. ए. देशमुख , दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर, नांदेड 

यांचे पत्र क्र . २७२७/ २०१५ , दिनांक १०. ४ . २०१५ सोबत 

विहीत नमुन्यातील रजेचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
२. श्री . डब्लू .ए. देशमुख, दिवाणी न्यायाधीश व . स्तर , नांदेड 

यांचेपत्र क्र . २२५९/ २०१५, दिनांक २० .४. २०१५ सोबत रुजू 
अहवाल , वैद्यकीय प्रमाणपत्र व त्यावरील आदेश. 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 

१३९५ 
__ १७ 

छाननी करुन सदर प्रस्ताव त्यांचे पत्र क्र . ११८५ /डिसीआरबी/ हाद्दपार / 
उपविभागीय दंडाधिकारी यांजकडून 

२०१४ दिनांक ११/०४/ २०१४ अन्वये पुढील कार्यवाहीसाठी या कार्यालयास 

सादर केले आहे . 
प्रकरण दाखल दिनांक ११ / ०४/२०१४ . 
निकाली दिनांक ३० / ०४/ २०१५ . 

२. प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय 

पोलीस अधिकारी , परभणी शहर यांना या कार्यालयाचे क्र . २०१४/ बीपीए / 
०१. पोलीस स्टेशन :- कोतवाली , परभणी, ता . जि . परभणी 

इएक्सटीएन / दिनांक १२/ ०९/ २०१४ अन्वये प्राधिकृत करण्यात आले. 
०२ चॅप्टर केस .नं . :- ०५ /२०१४ कलम ५६ (ब) मुं . पो . का . १९५१ उपविभागीय पोलीस अधिकारी, परभणी शहर यांनी सदर प्रकरणात रितसर 
०३ . रिपोर्ट करणार अधिकारी :- आर . एन . चाटे , पोलीस निरीक्षक , 

चौकशी करुन त्यांचे पत्र जा .क्र . ५०८५/ हद्दपार बालाजी साळवे /१४ दिनांक 
पोलीस स्टेशन , कोतवाली, परभणी ता .जि . परभणी 

२५/ १२/ २०१४ अन्वये चौकशी अहवाल सादर केला त्या अहवालानुसार 

प्रस्तावीत हद्दपार जाब देणार बालाजी नामदेव साळवे वय २७ रा. अण्णाभाऊ 
०४. जाब देणाऱ्याचे नांव :- बालाजी नामदेव साळवे वय २७ रा . अण्णाभाऊ 

साठे नगर , परभणी , ता . जि . परभणी यास मु . पो . कायदा कमल ५६ ( ब ) 
साठे नगर , परभणी, ता . जि . परभणी. 

प्रमाणे परभणी, हिंगोली , जालना, लातूर या जिल्हयातून दोन वर्षा करीता 
प्रकरण क्र .२०१४/ बीपीए इएक्सटीएन .- १. प्रस्तुत प्रकरणात जाब देणाऱ्याच 

हद्दपार करणे बाबत शिफारस केली आहे . व जाब देणार यांना हद्दपार 
विरुध्द कलम ५६ मु. पो . कायदयानुसार कार्यवाही करणे बाबत मा . पोलीस 

करणे आवश्यक आहे असे नमुद केले आहे . 
अधिक्षक , परभणी यांनी पोलीस निरिक्षक , पोलीस स्टेशन , कोतवाली , 

३. तसेच जाब देणार विरुध्द खालील प्रमाणे गुन्हे नोंदविले गेले आहेत . 
परभणी ता. जि .परभणी यांनी सादर केलेल्या वरील प्रकरणातील कागदपत्रांची 


अ.क्रं 


पोलीस स्टेशन 


गु .रं .नं 


कलम 


सद्यस्थिती 


१८७/ २०११ 


मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


कोतवाली 
कोतवाली 


३८४,३८६, ५०४, ५०६ भादवी , 
३८४,३८५ भादवि 


१३४/ २०१३ 


मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


र 


कोतवाली 


६०१० / २०१४ 


८५ ( १ ) मुंपोका 


मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


कोतवाली 


९७/ २०१४ 


३२३, ५०४, ५०६ भादवि 


० 


अदखलपात्र गुन्हा 


१२४ / २०१४ 


३२३ ,५०४, ५०६ भादवि 


कोतवाली 
कोतवाली 


अदखलपात्र गुन्हा 
चॅप्टर केस 


२०/ २०११ 


११० सीआरपीसी 
११० सीआरपीसी 


७ 


कोतवाली 


०७/ २०१४ 


चॅप्टर केस 


३. तद्नंतर सदर प्रकरण नोंदवून जाब देणार यांना या कार्यालयाची 
दि . ०९ / ०१/ २०१५ ची कारणे दाखवा नोटीस पाठवून त्यांचे म्हणने ऐकून 
घेण्यासाठी संधी देण्यात आली . 


जाब देणार यांचे विधिज्ञ अॅड इमतियाज खान यांनी दिनांक २८ /०४ / 
२०१५ रोजी सादर केलेला तोंडी युक्तीवाद ऐकण्यात आला व त्यांच्या 
म्हणन्यानुसार उपविभागीय पोलीस अधिकारी परभणी शहर यांना सादर 
करण्यात आलेल्या लेखी म्हणन्याचे अवलोकन केले असता त्यांनी प्रस्तुत 
प्रकरणात खालील प्रमाणे लेखी युक्तीवाद केल्याचेनिदर्शनास आले . 


१. गैरअर्जदार हे सुसंस्कृत कुंटूंबातील व्यक्ती असून त्यांच्या विरुध्द 
उपरोक्त प्रमाणे गुन्हयाचा तपशिल देण्यात आलेला आहे . ते गुन्हे प्रलबीत 
आहेत आणि त्यांच्यातील एका गुन्हयातून मा .न्यालयाने निर्दोष मुक्तता 
केलेली आहे. या व्यतिरीक्त अन्य कोणतेही प्रकरण दाखल झालेले नाही . 


वत : च 


४ . कारणे दाखवा नोटीस जाब देणार यांच्यावर तामील झाल्यानंतर 
जाब देणार यांना दिनांक १९/ ०१/ २०१५ रोजी सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी 
सुचित करण्यात आले. परंतू सदर तारखेला जाब देणार अथवा त्यांचे 
विधिज्ञ गैरहजर राहिले . म्हणुन पुढील तारीख २७/ १/ २०१५ , ३१/ १/ २०१५, 
०९/ ०२ / २०१५ , १६/ ०२/ २०१५ , २४/ ०२/ २०१५, २/ ३/ २०१५, १६/ ०३/ २०१५ 
ठेवण्यात आली. परंतू वरील सर्व तारखेस जाब देणार व त्यांचे विधिज्ञ 
सुनावणीस गैरहजर होते . म्हणुन या कार्यालयाचेदिनांक ०९ / ०४/ २०१५ ची 
नोटीस देवुन दिनांक १५/ ४/ २०१५ रोजी अंतिम सुनावणीसाठी उपस्थित 
राहण्यासाठी सुचित केले. सदर नोटीस त्यांना दिनांक १३ / ०४ / २०१५ रोजी 
तामिल झाली . परंतू दिनांक १५ /०४/ २०१५ च्या पण तारखेस जाब देणार 
अथवा विधिज्ञ गैरहजर राहिले . म्हणुन प्रकरणात पुढील तारीख २८ /०४ / 
२०१५ ठेवण्यात आली. त्यानुसार दिनांक २८ / ४/ २०१५ रोजी जाब देणार 
यांचेविधिज्ञ अॅड इमतियाज खान यांनी तोंडी युक्तीवाद करुन उपविभागीय 
पोलीस अधिकारी परभणी शहर यांना सादर केलेला लेखी युक्तीवाद हेच 
आमचे लेखी म्हणने समजण्यात यावे असे म्हणुन जाब देणार यांना 
हद्दपार करण्यात येवु नये अशी विनंती केली . 


२ . गैरअर्जदार हे मोलमजुरी करुन स्वतःचा व कुंटुंबाचा उदरनिर्वाह 
करतो व कुंटूंबातील कर्ता पुरुष आहे . त्यांच्या हालाचाली व कृत्य इतर 
व्यक्तीच्या शरीराच्या सुरक्षीतेस धोका पोहचविणारी नाही. तसेच पोलीस 
स्टेशन कोतवाली परभणी यांनी खोटा हद्दपारीचा प्रस्ताव पाठविलेला 
आला आहे . सदर प्रस्ताव हा राजकीय दबावाखाली मुद्दामहुन पाठविण्यात 
आलेला आहे . त्यांचा हद्दपारीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्यास त्यांचे 
कुंटूंबाची समाजात अब्रुनुकसान होईल . व व्यवसायावर याचे दुष्पपरिणाम 
होतील . 


३ . तसेच कायद्याप्रमाणे एखादया व्यक्ती विरुध्द फौजदारी प्रकरणे 


१३९६ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
प्रलंबीत असतांना त्याला हद्दपार करता येत नाही . अशा प्रकाचे न्याय 

प्रलंबीत असलेल्या खटल्यामध्ये भिती पोटी कोणीही साक्ष देण्यास येत 
निवाडे मा . उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद , मुंबई यांनी बहुते प्रकरणात नाही . म्हणुन दिर्घावधी पासुन त्यांच्या विरुध्दचे खटले मा .न्यायालयात 
न्याय निवाडे व निर्देश दिलेले आहे . त्यामुळे हाद्दपारीचा प्रस्ताव नामंजूर 

सुनावणीसाठी प्रलंबीत आहेत . जाब देणार हे तथाकथीत गुंड , भांडखोर, 
करण्यात यावा . अन्यथा माझे व माझ्या कुंटूंबाचे आतोनात हाल होतील 

कट कारस्थान रचुन गुन्हे करण्याचे सवयीचा आहे . नागरीक व शासकीय 
आणि माझ्या कुंटूंबावर उपासमारीची वेळ येईल . 

कर्मचाऱ्यामध्ये दहशत व समाजात तणाव निर्माण करुन वेळ प्रसंगी सरकारी 

नोकरावर हल्ला करण्याच्या वृत्तीचा आहे . त्यांच्या दहशतीमुळे घटना 
४ . गैरअर्जदार हा जाणूनबुजून राजकीय पक्षाचे काम न केल्यामुळे 

स्थळाच्या आजुबाजूचे कोणीही नागरीक त्याच्या विरुध्द साक्ष देण्यास किंवा 
राजकीय दबावाखाली खोटा प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला आहे . गैरअर्जदार 

तक्रार देण्यास धजावात नाही . 
हा ससंस्कृत कुंटूंबातील व्यक्ती असून त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे समाज 
कंटक कार्य केलेले नाही आणि उपरोक्त दिलेल्या प्रमाणे गुन्हे मा .न्यायालयात 

जाब देणार विरुध्द वरील प्रमाणे शरीराविरुध्द गंभीर गुन्हे दाखल 
न्यायप्रविष्ठ आहेत आणि आजपर्यंत गैरअर्जदाराला प्रकरणात दोषी ठरविण्यात होऊन ही तसेच प्रतिबंधात्मक कारवाई करुनही त्यांचे गुंड वृत्तीचा वर्तणुकीत 
आलेली नाही. 

काही एक फरक पडलेला नाही . उलट त्याच्याकडुन नजीकच्या काळात 

शरीराविरुध्दचे गंभीर गुन्हे घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 
५. गैरअर्जदार हा २७ व ३० या वयागटातील असून उपरोक्त प्रस्ताव 
मान्य केल्यास त्यांच्या पुढील जीवनावर दुष्पपरिणाम होतील आणि कुंटूंबातील 

जाब देणार यांच्या अशा कृत्यामुळे सार्वजनीक शांतता भंग होवुन 
वडीलधाऱ्या व लहान मुलांच्या सहावासापासून त्याला वंचित रहावे लागेल . कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे . अशा ईसमाच्या 
त्यामुळे त्यांच्या जीवनामध्ये वचक राहणार नाही . 

वर्तनुकीस वेळीच आळा घालुन परभणी शहर व परसरातील नागरीकांच्या 

जिवीत व मालमत्तेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे . अशी कारवाई केल्यास 
६ . उपरोक्त हद्दपारीचा प्रस्ताव गैरअर्जदारच्या बाबतीत लागु पडत नाहीत 

त्यांचे वर्तुनूकीस वेळीच आळा बसुन लोकांच्या जिवीताचे तसेच मालमत्तेचे 
कारण की , एकाही प्रकरणात गैरअर्जदाराला शिक्षा झालेली नाही आणि 

संरक्षण व शांतता प्रस्थापीत होईल . 
एकही प्रकरण हा समाज विघातक कृत्यामध्ये मोडत नाही . त्यामुळे सर्व बाबीचा 
विचार व सहनिशा करुन उपरोक्त गैरअर्जदार विरुध्द पाठविलेले हद्दपारीचा 

जाब देणार यांना मु. पो . का .कलम ५६ ( १) ( ब) प्रमाणे हद्दपार करण्याची 
सहानुभतीपुर्वक विचार करुन रदद करण्यात यावा अशी विनंती केली . शिफारस का करण्यात येवु नये म्हणुन चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे पत्र 

क्र . ५०८५/ २०१४ दिनांक ०९ / १० / २०१४ अन्वये नोटीस पाठविण्यात आली 
जाब देणार यांना एकूण ( १० ) संधी देण्यात आल्या. त्यांचे विधिज्ञ अॅड 

असता जाब देणार यांनी दिनांक ३० / १० / २०१४ रोजी त्याचे विधिज्ञ मार्फत 
इमतियाज खान यांनी तोंडी युक्तीवाद केलेला युक्तीवाद केला व उपविभागीय 

नोटीसचे उत्तर सादर केले . सदर नोटीसमध्ये जाब देणार यांनी त्यांच्या 
पोलीय अधिकारी परभणी ( शहर ) यांना दिनांक ३० / १०/ २०१४ रोजी सादर 

उपस्थितीमुळे समाजामध्ये कोणत्याही प्रकरची असुरक्षितता व परिसरातील 
केलेले लेखी म्हणने हेचा लेखी युक्तीवाद समाज्याणात यावा असे सांगीतले 

लोकांना कोणत्याही प्रकारचा धोका नाही व त्याने कोणत्याही प्रकारचे 
ते स्वीकारुन प्रकरण निर्णयासाठी राखीव ठेवण्यात आले. 

समाज विघातक कृत्य केलेले नाही. व त्याच्यावर दाखल झालेले गुन्हे हे 
५ . सबब प्रकरणात जाब देणार यांचे विरुध्द मुंबई पोलीस अधिनियम समाज विघातक कृत्य ठरत नाही वैगेरे म्हणने सादर केले. त्यांचे म्हणने 
१९५१ चे कलम ५६( १ ) (ब ) प्रमाणे प्राप्त प्रस्ताव , उपविभागीय पोलीस योग्य वाटत नाही. कारण जाब देणार याचेविरुध्द भा .द .वि . चे प्रकरण १२ 
अधिकरी, परभणी शहर यांचा चौकशी अहवाल व पोलीस निरिक्षक , व १७ मधील गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल आहेत . ज्यात कलम ३८४, ३८५ , 
पोलीस स्टेशन कोतवाली , परभणी यांचे अहवालानुसार जाब देणार हे ३८६, ३२३ , ५०४, ५०६ भा . द.वि . व मुंप्रोका क्र ..८५ ( १) प्रमाणे गुन्हे दाखल 
अण्णाभाऊ साठे नगर , परभणी येथे राहत असुन काही स्वाभावाने अतिशय आहेत . त्याच्ये अशा गुन्ह्याच्या कृत्यामुळे तसेच जाब देणार याचे दारुच्या 
गुंड व अडदांड वृत्तीचा आहे. परभणी शहरात शरीरा विरुध्द गंभीर गुन्हे व्यवसनामुळे त्यांच्याकडून परत शरीरा विरुध्दचा गंभीर गुन्हा घडण्याची 
करण्याचे सवयीचे असुन गैर कायदयाची मंडळी जमा करणे चिथावणी शक्यता नाकारता येत नाही . सदर इसमाची वृती समाजातील शांतता व 
देऊन गुन्हे करणे , अगर प्रत्यक्ष गुन्हयात सहभागी होणे . शरीरा विरुध्द सुव्यवस्थेस घातक आहे म्हणुन त्यांना हद्दपार करणेचे मत व अभिप्राय 
गंभीर अपराध करण्याचे सवयीच असुन स्वभवाने कुर कपटी असुन कायद्याला अहवालात नमुद करुन जाब देणार यांना हद्दपार करणेसबंधी स्वंयस्पष्ट 
जुमानात नाही . शासकीय कर्मचाऱ्यांना पण धमक्या देऊन सरकारी कामात अहवाल सादर केला आहे . 
अडथळा निर्माण करतो व अॅट्रोसीटीची धमक्या देतो . 

जाब देणार यांच्या विरुध्द सहारय्यक पोलीस अधिक्ष उपविभाग परभणी 
त्यामुळे सर्वसामान्य गोरगरीब लोक त्याचे दडपशाहीखाली दबुन राहतात 

शहर यांनी सादर केलेला अहवाल पाहून मी या निर्णयप्रत पोहचलो आहे 
व त्यांचे विरुध्द उघडपणे कोणी साक्ष देत तक्रार पण नोंदवित नाही . की , जाब देणार यांचे वर्तणुकीत सुधारणा होण्याची शकत्या नाही. तो 
किरकोळ कारणावरुन भांडणे करुन स्वतःचे तसेच दुसऱ्याच्या भांडणात 

शरीराविरुध्द व मालमत्तेबाबात गुन्हे करुन शांतता भंग करुन दहशतीचे 
हस्तक्षेप करुन चिथावणी देऊन गंभीर स्वरुपनिर्माण करतात. शरीराविरुध्दचे 

वातावरण निर्माण करीत आहे . 
गुन्हे करण्यासाठी कट रचण्याचे कारस्थान कारतात . वेळ प्रसंगी सरकारी 

जाब देणार यांच्या हालचाली किंवा कृत्य ही इतर व्यक्तींच्या शरीराच्या 
नौकरावर देखील दडपशाही करतात . 

किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षिततेस धोका पोचविणारी असून त्यांना मुंबई पोलीस 
तसेच जाब देणार हा नेहमी चार ते पाच लोकांना सोबत घेवुन फिरत 

अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ मधील तरतूदीनुसार जाब देणार इसम नामे 
असतो . परभणी शहरात व परिसरात दहशत निर्माण करतो त्यामुळे त्याच्या 

देणार बालाजी नामदेव साळवे रा. अण्णाभाऊ साठे नगर , परभणी, 
विरुध्द कोणीही सामान्य व्यक्ती तक्रारी नोंदवित नाहीत , त्याच्या विरुध्द 

ता .जि .परभणी यांना परभणी हिंगोली, जालना, लातूर जिल्ह्यातून दोन वर्षाकरिता 
विविध कलमा खाली व वेगवेगळे दखलपात्र तसेच अदखलपात्र असे एकुण 

हद्दपार करणे बाबत शिफारस करण्यात आली आहे . या शिफारशीच्या 
०७ ( सात ) गुन्हे दाखल आहेत . जाब देणार यांच्या विरुध्द न्यायालयामध्ये 

अनुषंगाने जाब देणार यांना चौकशी संदर्भात नोटीस देण्यात आली, 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 

१३९७ 
सुनावणीची संधी देण्यात आली, तसेच विधिज्ञ अॅड . इमतियाज खान यांना त्यापासुन भय , धोका किंवा इजा निर्माण होण्याचा संभव आहे . तसेच ५६ 
वेळोवेळी लेखी म्हणने सादर करणेसाठी संधी देण्यात आली आहे . त्यांनी ( ब ) मध्ये अशी व्यक्ती जबरीचा किंवा बळाचा उपयोग करण्याचा ज्यात 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी परभणी शहर यांना दिलेला लेखी युक्तीवाद अंतर्भाव होईल असा अपराध किंवा भारतीय दंड संहितेतील प्रकरण बारा, 
वरील परिच्छेदात नमुद प्रमाणे युक्तीवाद समजाण्यात यावा असे सांगीतले सोळाकिंवा सतरा या अन्वये शिक्षेस पात्र असा अपराध करीत आहे किंवा 
सदर लेखी युक्तीवाद अंत्यत बारकाईने वाचुन विचारात घेण्यात आले. करण्याच्या बेतात आहे किंवा कोणताही असा अपराध करण्यास अपप्रेरणा 
जाब देणार यांनी त्यांचे युक्तीवादात त्यांना हदपार का करण्यात येवु 

देत आहे ,किंवा देण्याच्या बेतात आहे. तसेच तो शरीराच्या किंवा मालमत्तेच्या 
नये ? याचे कोणतेही ठोस कारण दिले नाही . उलट त्यांनी त्यांच्यावर नोंद सुरक्षिततेस धोका पोचवण्याच्या भितीमुळे जाहिरीत्या अशा व्यक्तीविरुध्द 
झालेल्या गुन्ह्याबाबत कबुली दिलेली आहे . सदर गुन्हे दाखल आहेत हे ते 

साक्ष देण्याकरिता पुढे येण्यास साक्षीदार तयार नाहीत . अशा बाबतीत 
मान्य करतात . सर्व साधारणपणे सामान्य व्यक्तीवर असे अर्धा डझन गुन्हे 

महाराष्ट्र राज्यातील एक किंवा अधिक क्षेत्रांमधुन ( मग ती क्षेत्र त्या अधिकाऱ्याच्या 
दाखल होत नाहीत . 

स्थानिक अधिकारितेतील असोत किंवा नसोत आणि ती लगतची आसोत 
त्याअर्थी जाब देणार यांचे दाखल गुन्ह्याचे अवलोकन केले असता सन 
२०११ मध्ये २ गुन्हे , २०१३ मध्ये १ गुन्हा , २०१४ मध्ये ४ गुन्हे , असे एकुण 

किंवा नसोत ) आणि अशा मार्गाने आणि अशा वेळेच्या आत निघुन जाण्याबद्दल 
०७ गुन्हे दाखल आहेत . यावरुन असे दिसते की , सर्वसाधारणपणे प्रत्येक निदेश देता येईल आणि त्याला जेथून निघुन जाण्याबद्दल निदेश देण्यात 
वर्षी कोणता ना कोणता गुन्हा जाब देणार यांच्यावर दाखल आहेत . जाब आला असेल अशा विनिर्दीष्ट क्षेत्रात किंवा क्षेत्रांमध्ये पुन्हा प्रवेश न करण्याबद्दल 
देणार यांच्या दहशतीमुळे कित्येक क्षतीग्रस्त लोकांनी त्याच्या विरुध्द तक्रारी 

किंवा न परतण्याबद्दल निदेश देता येईल असे नमुद आहे . 
नोंदविलेल्या नाहीत व त्याच्या भिती पोटी मा . न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी 
कोणी पुढे येत नसल्यामुळे दिर्घावधी पासुन त्याच्या विरुध्दचे खटले मा . 

वरील बाबीवर जाब देणार यांच्या हालचाली किंवा कृत्य ही इतर 
न्यायालयात प्रलंबीत आहेत . 

व्यक्तींच्या शरीराच्या किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षिततेस धोका पोहचवणारी 
___ जाब देणार यांचेविधिज्ञ यांनी दिलेल्या लेखी युक्तीवादात सदर गुन्हे असून त्यांना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( १ ) ( ब) प्रमाणे 
हे राजकीय दबावाखाली मुद्दामहुन केल्याचे म्हणने ग्राह्य धरता येणार नाही . 

हिंसा व भय (किंवा असे बाधक कृत्य ) यास प्रतिबंध व्हावा म्हणून महाराष्ट्र 
संबंधीत पोलीस स्टेशन हे जाब देणार यांचे विरुध्द षडयंत्र करुन गुन्हे 

राज्यातील एक किंवा अधिक क्षेत्रामधून आणि अशा मार्गाने आणि अशा 
दाखल करील ही बाब शक्य नाही . तसेच जाब देणार यांनी ते सुसंस्कृत 

वेळेच्या आत जाण्याबद्दल निर्देश देणे क्रमप्राप्त आहे. कारण जाब देणारा 
कुंटूबातील असुन कोणत्याही प्रकारचे समाजकंटक कार्य करत नाही तसेच 

यांच्यामुळे लोकांचेजिवीतास व मालमत्तेस हानी पोहचेल असे चौकशीअंती 
ते मोलमजूरी करुन स्वतःचा व कुंटूंबाचा उदरनिर्वाह करतो व कुंटुंबातील 

माझे मत बनले आहे. माझे मते जाब देणाऱ्याचे दहशतीमुळे व भितीमुळे 
कर्ता पुरुष आहे . त्यांच्या हद्दपारीचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्यास त्यांचे 

जाहिररित्या साक्ष देण्यासाठी कोणीही पुढे येण्यास तयार नाहीत , त्यांचे 
कुंटूबाची समाजात अब्रुनुकसान होईल . त्यांचे हे म्हणने त्यांच्यावरील 

मुळे लोकांच्या जिवीतास व मालमत्तेस हानी पोहचण्याची जास्त शक्यता व 
गुन्ह्याचे स्वरुप पाहता योग्य वाटत नाही. जाब देणार हे खरेच सुसंस्कृत 

संभव आहे . त्यांच्या या कृत्यास आळा घालणे व प्रतिबंध करणे आवश्यक 
असले असते तर त्यांच्यावर अर्धाडझन गुन्हे दाखल झाले नसते . त्यामुळे 

आहे . जाब देणार यांनी सादर केलेले लेखी म्हणने हे संयुक्तिक वाटत 
जाब देणार यांचे लेखी युक्तीवादात जी काही बाजु मांडली आहे त्यात 

नसल्याने यांना परभणी जिल्ह्यातील / उपविभागातील शांतता सुव्यवस्था 
काहीही तथ्यांश नाही म्हणुन तो मान्य करता येणार नाही . 

राखण्यासाठी तसेच जनतेच्या जिवीताचे आणि मालमत्तेची हानी टाळण्यासाठी 
___ मु . पो . का . १९५१ चे कलम ५६ अ नुसार ज्या व्यक्तिच्या हालचाली किंवा त्यांना हद्दपार करणे आवश्यक आहे या निषकर्षापर्यंत मी आलो आहे 
कृत्य हे जनतेस किंवा त्याच्या मालमत्तेस भय , धोका, हानी किंवा इजा म्हणुन मी सुभाष शिंदे, उपविभागीय दंडाधिकारी, परभणी खालील प्रमाणे 
निर्माण करेल किंवा करण्याचा संभव आहे असा व्यक्ती हदपार करणे आदेश पारित करीत आहे. 

आवश्यक आहे . जाब देणार यांना हदपार न केल्यास परभणी शहर व 
जिल्ह्यातील अनेक लोकाना विशेषतः तो ज्या परिसरात राहतो त्या परीसरातील 

१. गैरअर्जदार बालाजी नामदेव साळवे वय २७ रा . अणाभाऊ साठे 
लोकांना त्यांचे दहशतीखाली ठेवणे असे होईल . जाब देणार यांचे वर नमुद 

नगर , परभणी, ता. जि . परभणी . यांना फक्त परभणी जिल्ह्यामधून १ ( एक ) 
वर्तन पाहता तो हदपार करण्यास पात्र आहे व त्याला कायद्याने हदपार 

वर्षाकरिता आदेशाच्या दिनांकापासून हद्दपार करण्यात येते . 
करणे अनिवार्य आहे . 

२ . गैरअर्जदार यांनी उक्त कालावधीत त्यांचे विरुध्दचा आदेश अंमलात 
सर्वसाधारण लोकांना विना भय किंवा विना धोक्याचे जीवन जगणे हा 

असेपर्यत ते राज्यातील इतर कोणत्याही क्षेत्रात राहतील , तेव्हा त्यांचे 
त्यांचा मुलभुत अधिकार आहे . पंरतू जाब देणार यांचे हालचाली व कृत्य 

पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा 
यामुळे त्या परिसरातील लोक दहशती व दडपशाहीखाली राहतात असे 

सर्वात जवळच्या पोलीस ठाण्यात प्रभारी अधिकाऱ्यास आपले रहाण्याचे 
माझे मत बनले आहे . मी या निष्कर्षापर्यंत आलो आहे की , जाब देणार 

ठिकाण कळवावे . 
यांना हदपार केले पाहिजे . मु. पो . का . १९५१ चे कलम ५६ चे अवलोकन व 

सुभाष शिंदे 
वाचन केले तरी ही बाब अधोरेखीत होते . 

उपविभागीय दंडाधिकारी, परभणी 
म . पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ - अपराध करण्याच्या बेतात 
असलेल्या व्यक्तींना घालवून देणे- महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

परभणी :- ३० एप्रिल , २०१५ . 
कलम ५६ ( अ ) नुसार कोणत्याही व्यक्तिच्या हालाचाली किंवा कृत्य ही 
व्यक्तीस किंवा मालमत्तेस भय , धोका किंवा इजा निर्माण करतील किंवा 


आदेश 


१३९८ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
१८ 

__ प्रकरण क्र .२०१४ /बीपीए इएक्सटीएन .- १ . प्रस्तुत प्रकरणात जाब देणाऱ्याचे 

विरुध्द कलम ५६ ( अ) ( ब ) मु . पो . कायदयानुसार कार्यवाही करणे बाबत मा . 
उपविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी यांजकडून 

पोलीस अधिक्षक , परभणी यांनी पोलीस सहा. पोलिस निरिक्षक , पोलीस 

स्टेशन , नवामोंढा, परभणी ता . जि . परभणी यांनी सादर केलेल्या वरील 
प्रकरण दाखल दिनांक १० / ०९ / २०१४ . 

प्रकरणातील कागदपत्रांची छाननी करुन सदर प्रस्ताव त्यांचे पत्र क्र . 

३४६०/ डिसीआरबी / हाद्दपार/ २०१४ दिनांक ०८ /०९ / २०१४ अन्वये पुढील 
निकाली दिनांक ३० / ०४/ २०१५ . 

कार्यवाहीसाठी या कार्यालयास सादर केले आहे . प्रकरण प्राप्त झाल्यानंतर 

प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी उपविभागीय पोलीस अधिकारी, परभणी 
०१ . पोलीस स्टेशन :- नवामोंढा , परभणी, ता .जि . परभणी 

शहर यांना या कार्यालयाचे क्र . २०१४ / बीपीए/ इएक्सटीएन/ १० दिनांक ०४ / 

१०/ २०१५ अन्वये प्राधिकृत करण्यात आले. उपविभागीय पोलीस अधिकारी , 
०२ चॅप्टर केस .नं . :- १२/ २०१४ कलम ५६ ( अ ) (ब ) मुं . पो . का . १९५१ 

परभणी शहर यांनी सदर प्रकरणात रितसर चौकशी करुन त्यांचे पत्र 

जा .क्र . ३२४/ हद्दपार/ काशिनाथ डोंबे/ १४ दिनांक २७/०१/ २०१४ अन्वये 
०३ . रिपोर्ट करणार अधिकारी :- महेश लांडगे , सहा . पोलीस निरीक्षक , 

चौकशी अहवाल सादर केला त्या अहवालानुसार प्रस्तावीत हद्दपार जाब 
पोलीस स्टेशन , नवामोंढा , परभणी 

देणार काशिनाथ विठ्ठलराव डोंबे वय ४२ रा . खानापूर फाटा जवळ , 

दत्तधाम , वसमत रोड , परभणी ता . जि . परभणी, यास मु. पो . कायदा कलम 
ता . जि . परभणी 

५६ ( ब ) प्रमाणे परभणी, हिंगोली , जालना, लातूर या जिल्ह्यातून दोन 

वर्षाकरिता करीता हद्दपार करणे बाबत शिफारस केली आहे व जाब 
०४ . जाब देणाऱ्याचे नांव : काशिनाथविठ्ठलराव डोंबे वय ४२, रा . 
खानापूर फाटा जवळ , दत्तधाम , 

देणार यांना हद्दपार करणे आवश्यक आहे असे नमुद केले आहे . 
वसमतरोड परभणी , ता .जि . परभणी. 

२. तसेच जाब देणार विरुध्द खालील प्रमाणे गुन्हे नोंदविले गेलेले आहेत 


अ.क्रं 


पोलीस स्टेशन 


गु.रं. नं 


कलम 


सद्यस्थिती 
मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


नवामोंढा 


३०८३/ २०१३ 


१२ ( अ ) मुं . जु. का . 


नवामोंढा 


३०३४/ २०१४ 


१२ ( अ ) मुं . जु. का . 


मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


ल 


नवामोंढा 


३०३५/ २०१४ 


१२ ( अ ) मुं . जु . का . 


मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


कोतवाली 


३०९५/ २०१४ 


मा .कोर्टात न्यायप्रविष्ठ 


कोतवाली 


३०९७/ २०१४ 


१२ ( अ ) मुं . जु . का . 
११० सीआरपीसी 
११० सीआरपीसी 


चॅप्टर केस/ प्रतिबंध 


नवामोंढा 


१७/ २०१४ 


चॅप्टर केस / प्रतिबंध 


ज 


नवामोंढा 


११/ २०१३ 


११० सीआरपीसी 


चॅप्टर केस/प्रतिबंध 


० 


जाब देणार यांचे विधिज्ञ अॅड . जे . बी .गिरी यांनी दिनांक ०६/ ०४ / २०१५ 
रोजी सादर केलेल्या लेखी म्हणन्याचे अवलोकन केले असता त्यांनी प्रस्तुत 
प्रकरणात खालील प्रमाणे लेखी युक्तीवाद सादर केला. 


३. तद्नंतर सदर प्रकरण नोंदवून जाब देणार यांना या कार्यालयाची 
दिनांक ९/ ०१/ २०१५ ची कारणे दाखवा नोटिस पाठवून त्याचेम्हणणे ऐकून 
घेण्यासाठी संधी देण्यात आली . 

४ . कारणे दाखवा नोटीस जाब देणार यांच्यावर तामील झाल्यानंतर 
जाब देणार यांनी विधिज्ञ अॅड . व्हि .एन.मेहत्रे मार्फत दिनांक २३/ ०२/ २०१५ 
रोजी लेखी म्हणने व युक्तीवाद सादर करण्यासाठी वेळ मागितला . ती 
मुदत त्यांना देण्यात आली . 


दिनांक ०२/ ०३/ २०१५ रोजी जाब देणार व त्यांचे विधिज्ञ सुनावणीस 
गैरहजर राहीले. पुन्हा शेवटची संधी म्हणुन दिनांक १६/ ०३/ २०१५ रोजी 
सुनावणी ठेवण्यात आली ज्या दिवशीही जाब देणार व त्यांचे विधिज्ञ 
सुनावणीस गैरहजर राहिले . त्यांनी दिनांक १६ /०३/ २०१५ पर्यंत लेखी 
अथवा तोंडी म्हणने सादर केले नाही. म्हणुन पुढील सुनावणीची तारीख 
ठेवण्यात आली. दिनांक ०६/०४/ २०१५ रोजी जाब देणार यांचे विधिज्ञ 
हजर झाले व त्यांनी लेखी म्हणने सादर केले . 


१. मुळात पोलीस स्टेशन कोतवाली ,नवामोंढा व नवामोंढा परभणी यांनी 
आपल्याकडे चुकीची व दिशाभूल करणार प्रस्ताव सादर केला असुन 
सदरील अहवालानुसार आपल्या कार्यालयाद्वारे पाठविण्यात आलेली नोटीस 
ही कायदेशीरित्या तथ्यहिन असून वस्तूस्थितीला अनुसरुन नाही . 

२. नोटीस मधील अ .क्र .०१ ते ०७ वर नमूद केलेली प्रकरणे गैरअर्जदार 
विरुध्द दाखल आहेत इथर्यंतचा मजकूर सत्य आहे . परंतू सदरील नोटीस 
इतर मजकूर हा खोटा व चुकीचा असल्यामुळे तो गैरअर्जदारास मान्य नाही. 
गैरअर्जदार विरुध्द कलम १२ ( अ) मुंबई जुगार कायद्यान्वयेची प्रकरणे व ११० 
सीआरपीसी कायद्यान्वये प्रकरणे ही खोटी व चुकीची आहे . 

३ . गैरअर्जदारा विरुध्द कोणत्याही प्रकारचे गंभीर गुन्हे दाखल नाहीत 
असे जसे की , सार्वजनिक , वैयक्तिक मालमत्तेस , शरीरास हानी पोहचविण्याचे 
असे गुन्हे दाखल नाहीत . त्यामुळे जनतेच्या मालमत्तेस अथवा जिवीतास 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 

१३९९ 
धोका निर्माण होण्याचा प्रश्नच नाही व त्यांच्या विरुध्द प्रशासनाची कोणतीही तणाव निर्माण करणारा व मटका किंग नावाने परिचित असणारा आहे . 
तक्रार दाखल नाही. व त्यांनी कोणत्याही साक्षीदारास साक्ष देण्यासाठी त्यांचा गुंड , मटका, जुगार चालविण्याचा व खेळ खेळविण्याच्या वृत्तीत 
प्रतिबंध केला नाही . 

वर्तवणुकीत काही एक फरक पडलेला नाही . 


जाब देणार यांच्या अशा कृत्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग होवुन 
कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याची शक्यता आहे . अशा ईसमाच्या 
वर्तनुकीस वेळीच आळा बसुन लोकांच्या जीवीताचे , मटका, जुगार च्या 
गुन्ह्यामुळे कौटुंबिक कलह टाळण्यासाठी तसेच परभणी शहर व परीसरातील 
नागरीकांच्या जिवीत व मालमत्तेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे . 


४. गैरअर्जदाराविरुध्द संबंधीत पोलीसांनी दाखल केलेल्या कोणत्याही 
प्रकरणात प्रत्यक्षरित्या सहभाग असल्याचेनिदर्शनास आलेले नाही व काही 
आरोपींना पकडल्यानंतर संबंधीत आरोपींनी फक्त ते करत असलले 
गैरकायदशीर कृत्य हे गैरअर्जदाराच्या फायदयासाठी करत असल्याचे 
नमुद केले आहे , कायदयाच्या चौकटीत आरोपींनी केलेल्या आरोपास 
कायदेशीर मान्यता नाही व कुठलाही व्यक्ती करीत असलेले गैरकायदेशीर 
कृत्य एखाद्या त्रयस्थ व्यक्तीच्या फायद्यासाठी करत आहे , असे त्याचे 
निवेदन हे संयुक्तिक वाटत नाही . त्याच प्रमाणे एखाद्या प्रकरणात आरोपी 
असलेला व्यक्तीच्या कथनाला कायदयाच्या चौकटीत कोणतेही महत्व नाही . 

५. गैरअर्जदाराविरुध्द नोटीसामध्ये नमुद केलेली संपुर्ण प्रकरणापैकी 
काही प्रकरणे ही न्यायप्रविष्ट आहेत तर काही प्रकरणापासून न्यायालयाने 
गैरअर्जदाराची निर्दोष मुक्तता केली असल्यामुळे सदरील प्रकरणात गैरअर्जदार 
हा दोषी आहे असे गृहीत धरता येणार नाही व त्यांना योग्य होणार नाही . 

६ . या लेखी युक्तीवादाद्वारे गैरअर्जदारास नोटीसामध्ये नमुद केल्याप्रमाणे 
परभणी,हिंगोली, लातूर व जालना या जिल्ह्यातून हद्दपार करण्याची 
कार्यवाही करणे उचित होणार नाही. करिता संबंधीत पोलीसांनी दिलेला 
अहवाल खारीज करण्यात यावा अशी विनंती केली. 

जाब देणार यांना एकूण ( ४ ) संधी देण्यात आल्या . त्यांचे विधिज्ञ अॅड . 
जे . बी .गिरी यांनी सादर केलेले कागदपत्र व दिनांक ०६/ ०४/ २०१५ रोजी 
सादर केलेला लेखी युक्तीवाद स्वीकारुन प्रकरण निर्णयासाठी राखीव 
ठेवण्यात आले . 


जाब देणार यांना मु. पो . का कलम ५६ ( १) ( ब ) प्रमाणेहद्दपार करण्याची 
शिफारस का करण्यात येवु नये ? म्हणुन चौकशी अधिकारी यांनी त्यांचे पत्र 
क्र . ४३६२/ २०१४ दिनांक ०९ /१०/ २०१४ अन्वये नोटीस पाठविण्यात आली 
होती. व त्यांनी नोटीसचे उत्तर सादर करण्यासाठी मुद्दत मागीतली . 
परंतू अद्यापर्यंत लेखी उत्तर सादर केलेले नाही. यावरुन त्यांचे उध्दटपणाचे 
तसेच कयदयाला न जुमानता गैर कायदेशीर कृत्य करण्योच वर्तन दिसुन 
येते . त्यांचे मटका , जुगार , खेळ खेळविण्याचा व खेळविण्याच्या वृत्तीत 
काही एक फरक पडलेला नाही. सदर इसमाची वृती समाजातील शांतता 
व सुव्यवस्थेत घातक आहे म्हणुन त्यांना हद्दपार करणेचे मत व अभिप्राय 
अहवालात नमुद करुन जाब देणार यांना हद्दपार करणेसंबधी सवंयस्पष्ट 
अहवाल सादर केला आहे. 


५ . सबब प्रकरणात जाब देणार यांचे विरुध्द मुंबई पोलीस अधिनियम 
१९५१ चे कलम ५६ ( अ ) ( ब ) प्रमाणे प्राप्त प्रस्ताव , उपविभागीय पोलीस 
अधिकरी, परभणी शहर यांचा चौकशी अहवाल व पोलीस निरिक्षक , 
पोलीस स्टेशन नवामोंढा , परभणी यांचे अहवालावरुन जाब देणार हे 
खानापुर फाटा , वसमत रोड परभणी येथे राहत असुन काही स्वाभावाने 
अतिशय गुंड , व अडदांड वृत्तीचा आहे . तो ..मटका, जुगार खेळ खेळण्याच्या 
लोकांकडुन पैसे घेवुन विशेषतः तरुणांना या धंदयाकडे आकर्षित करुन 
जनतेच्या रुपायांची लुबाडणुक करतो तसेच परभणी शहरात शरीरा विरुध्द 
गंभीर गुन्हे करण्याचे सवयीचे असुन गैर कायदयाची मंडळी जमा करणे 
चिथावुन देऊन गुन्हे करणे , अगर प्रत्यक्ष गुन्ह्यात सहभागी होणे. मटका , 
जुगार खेळ खेळवुन लोकांकडुन रुपये पैसे घेवुन लोकांचे कोटुंबीक राहणीमानाचा 
दर्जा खलावत करणे असे कृत्य करुन लोकांच्या कौटुंबीक जिवन विस्कळीत 
करण्यास कारणीभूत ठरुन गंभीर अपराध करण्याचे सवयीचे आहे. स्वभावाने 
मटका , जुगार चालविणेच्या वृतीचा असुन कायद्याला जुमानात नाही. वेळ 
प्रसंगी खाजगी तसेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना पण धमक्या देऊन सरकारी 
कामात अडथळा निर्माण करतात . त्यामुळे सर्व सामान्य गोरगरिब लोक 
त्याचे दडपशाही खाली दबुन राहतात व त्याचे विरुध्द उघडपणे कोणी 
साक्ष देत अथवा तक्रार नोंदवित नाही. त्याचे विरुध्दचे खटले मा .न्यायालयात 
प्रलंबीत असलेल्या खटल्या मध्ये त्याचेभितीपोटी कोणीही साक्ष देण्यास 
पुढे येत नसल्याचेदिर्घावधी पासुन त्यांच्या विरुध्दचे खटले मा .न्यायालयात 
सुनावणीवर प्रलंबीत आहेत . 


जाब देणार यांच्या विरुध्द सहाय्यक पोलीस अधिक्षक उपविभाग परभणी 
शहर यांनी सादर केलेला अहवाल पाहून मी या निर्णयाप्रत पोहचलो आहे 
की , जाब देणार यांचे वर्तणुकीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यांचे 
मटका , जुगार खेळ खेळण्याच्या व खेळविण्याच्या वृत्तीला काही एक फरक 
पडेल असे दिसुन येत नाही , भविष्यात शरीराविरुध्द व मालमत्तेबाबत गुन्हे 
करुन समाजात व लोकांच्या कौंटुबीक जिवनात तणाव निर्माण करुन 
लोकांचे जीवन उध्दवस्त करणारा आहे . 

जाब देणार यांच्या हालचाली किंवा कृत्य ही इतर व्यक्तींच्या , कौटुबींक 
जिवनाच्या अथवा त्यांच्या शरीराच्या किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षिततेस धोका 
पोचविणारी असून त्यांना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ 
मधील तरतूदीनुसार जाब देणार इसम नामे देणार काशीनाथ विठ्ठलराव 
डोंबे , वय . ४२, रा . खानापूर फाटाजवळ दत्तधाम , वसमत रोड , परभणी 
ता . जि . परभणी, यांना परभणी ,हिंगोली जालना, लातूर या जिल्ह्यातून दोन 
वर्षाकरिता हद्यपार करणे बाबत- शिफारस करण्यात आली. या शिफारशीच्या 
अनुषंगाने जाब देणार यांना चौकशी संदर्भात नोटीस देण्यात आली , 
सुनावणीची संधी देण्यात आली, तसेच विधिज्ञ अॅड . जे. बी .गिरी , यांना 
वेळोवेळी लेखी म्हणने सादर करणेसाठी संधी देण्यात आली आहे . त्यांनी 
त्यांचे लेखी युक्तीवाद वरील परिच्छेदात नमुद प्रमाणे सादर केला तो 
अंत्यत बारकाईने वाचुन विचारात घेण्यात आला. 


जाब देणार यांनी त्यांचे युक्तीवादात त्यांना हद्दपार का करण्यात येवू नये 
यांचे कोणतेही ठोस कारण दिले नाही. उलट त्यांनी त्यांच्या नोंद झालेल्या 
गुन्हयाबाबत कबुली दिलेली आहे . सदर गुन्हे दाखल आहेत हे ते मान्य 
करतात . सर्व साधारपणे सामान्य व्यक्तीवर असे अर्धाडझन गुन्हे दाखल 
होत नाही . 

त्याअर्थी जाब देणार यांचे दाखल गुन्ह्याचे अवलोकन केले असता सन 
२ गुन्हे , सन २०१४ मध्ये ५ असे एकुण ०७ गुन्हे दाखल आहेत . यावरु असे 
दिसते की , सर्वसाधारपणे सलग वर्षी गुन्हे दाखल झाले आहेत . 


जाब देणार वरीलप्रमाणे तथाकथीत गुंड , मटका, जुगार चालविण्याचे व 
खेळ खेळण्याचे सवयीचा असुन समाजात लोंकाच्या कौटुंबीक जिवनात 


पोलीस स्टेशन नवामोंढा , नवामोंढा कोतवाली या ठिकाणी सलग वर्षात 


१४०० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
प्रत्येक गुन्हे दाखल झालेले आहेत . त्यामुळे जाब देणार हे गैरकायदेशी माझे मत बनले आहे . माझे मते जाब देणाऱ्याचे दहशतीमुळे व भितीमुळे 
कृत्यात प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहभागी नाही असे विधिज्ञ यांनी दिलेल्या जाहिररित्या साक्ष देण्यासाठी कोणीही पुढे येण्यास तयार नाहीत , त्यांचे 
लेखी युक्तीवादात म्हणने ग्राहय धरता येणार नाही. दाखल झालेल्या गुन्हे मुळे ( जाब देणारी) लोकांच्या जिवीतास व मालमत्तेस हानी पोहचण्याची 
संबंधी आरोपी जाब देणार यांचे नांव घेवुन सदर कृत्य हे त्यांच्या फायद्यासाठी जास्त शक्यता व संभव आहे . त्यांच्या या कृत्यास आळा घालणे व प्रतिबंध 
करत आहे म्हणून त्यांच्यावर दाखल गुन्हे चुकीची आहे असे म्हणने करणे आवश्यक आहे . जाब देणार यांनी सादर केलेले लेखी म्हणने हे 
संयुक्तीक वाटत नाही . त्यामुळे त्यांच्या याबाबतच्या लेखी युक्तीवादात संयुक्तिक वाटत नसल्याने त्यांना परभणी जिल्ह्यातील / उपविभागीय 
तथ्यांश नाही म्हणुन तो मान्य करता येणार नाही . 

शांतता सुव्यवस्था राखण्यासाठी तसेच जनतेच्या जिवीताचे, मालमत्तेची 
मु . पो . का १९५१ चे कलम ५६ नुसार ज्या व्यक्तीच्या हालचाली किंवा कृत्य 

हानी टाळणेसाठी व मटका , जुगार खेळ खेळवून तरुणांना या धंदयाकडे 
हे जनतेस त्यांच्या कुंटूंबास किंवा त्याच्या मालमत्तेस भय, धोका , हानी किंवा 

आकर्षित करुन त्यांची लूबाडणूक करुन व त्यांच्या कौटुंबीक राहणेमानाचा 
इजानिर्माण करणे अथवा करण्याचा संभव आहे असा व्यक्ती हद्दपार करणे 

दर्जा खालवुन सामान्य लोंकाचे जिवन उध्दवस्त करत असल्याने त्यांना 
आवश्यक आहे. जाब देणार यांना हद्दपार न केल्यास परभणी शहर व 

हद्यपार करणे आवश्यक आहे या निषकर्षापर्यंत मी आलो आहे म्हणुन मी 
जिल्ह्यातील अनेक लोकांना विशेषतः तो मटका , जुगार खेळ खेळविण्याच्या 

सुभाष शिंदे उपविभागीय दंडाधिकारी, परभणी खालील प्रमाणे आदेश 
सवयीचा गुंड प्रवृत्तीचा सामान्य लोकांच्या कुटूंबाचे जिवन उध्दवस्त करणे 

पारीत करीत आहे . 
होईल . जाब देणार यांचे वर नमुद वर्तन पाहता तो हद्दपार करण्यास पात्र 

आदेश 
आहे व त्याला कायद्याने हद्दपार करणे अनिवार्य आहे. 

१. गैरअर्जदार काशिनाथ विठ्ठलराव डोंबे वय ४२ रा . खानापूर फाटा 
सर्वसाधारण लोकांना व त्यांच्या कुंटूंबास विना भय , विना कलह किंवा 

जवळ , दत्तधाम वसमतरोड परभणी, ता .जि . परभणी . यांना फक्त परभणी 
विना धोक्याचे जीवन जगणे हा त्यांच्या मुलभूत अधिकार आहे . तसेच जाब 

जिल्ह्यामधून २ ( दोन) वर्षाकरिता आदेशाच्या दिनांकापासून हद्दपार करण्यात येते . 
देणार हे लोकांच्या जीवीताचे, मटका, जुगाराच्या गुन्ह्यामुळे त्यांचे कौटुंबीक 

२. गैरअर्जदार यांनी उक्त कालावधीत त्यांचेविरुध्दचा आदेश अंमलात 
जीवनात कलह निर्माण करत आहेत . व त्यांचे कौटुबीक जिवन विस्कळीत 

असेपर्यत ते राज्यातील इतर कोणत्याही क्षेत्रात राहतील, तेव्हा त्यांचे 
व उध्दवस्तः करण्यास कारणीभूत ठरत आहेत . जाब देणार यांचे हालचाली 

पत्यामध्ये कोणताही बदल झालेला नसला तरी प्रत्येक महिन्यात एकदा 
व कृत्य यामुळे लोक दहशती व दडपशाहीखाली राहतात असे माझे मत 

सर्वात जवळच्या पोलीस ठाण्याच्या प्रभारी अधिकाऱ्यास आपले रहाण्याचे 
बनले आहे . मी या निष्कर्षापर्यंत आलो आहे की , जाब देणार यांनाहद्दपार 

ठिकाण कळवावे . 
केले पाहीजे . मु . पो . का १९५१ चे कलम ५६ चे अवलोकन व वाचन केले तरी 
ही बाब अधोरेखीत होते . 

सुभाष शिंदे 

उपविभागीय दंडाधिकारी , परभणी 
__ म . पो . अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ - अपराध करण्याच्या बेतात 
असलेल्या व्यक्तींना घालवून देणे - महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे 

परभणी, - ३० एप्रिल, २०१५ . 
कलम ५६ ( अ) नुसार कोणत्याही व्यक्तिच्या हालाचाली किंवा कृत्य ही 
व्यक्तीस किंवा मालमत्तेस भय , धोका किंवा इजा निर्माण करतील किंवा 
त्यापासुन भय , धोका किंवा इजा निर्माण होण्याचा संभव आहे . तसेच ५६ जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड . यांच्या कडुन 
( ब ) मध्ये अशी व्यक्ती जबरीचा किंवा बळाचा उपयोग करण्याचा ज्यात महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 
अंतर्भाव होईल असा अपराध किंवा भारतीय दंड संहितेतील प्रकरण बारा , 

अधिनियम १९६३ चे कलम ४ अन्वये 
सोळा किंवा सतरा या अन्वये शिक्षेस पात्र असा अपराध करीत आहे किंवा 

अधिसूचना 
करण्याच्या बेतात आहे किंवा कोणताही असा अपराध करण्यास अपप्रेरणा 
देत आहे, किंवा देण्याच्या बेतात आहे . तसेच तो शरीराच्या किंवा मालमत्तेच्या जा . क्र .जिउनि / पणन/ कृउबास / माजलगांव / बा . आ .मंजरथरोड/ कलम . ४/ 
सुरक्षिततेस धोका पोचवण्याच्या भितीमुळे जाहिररीत्या अशा व्यक्तीविरुध्द अधि / २०१५/ १५२१ .- ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार 
साक्ष देण्याकरिता पुढे येण्यास साक्षीदार तयार नाहीत . अशा बाबतीत समिती ,माजलगांव, जि .बीड यांनी त्यांच्या बाजार समितीचे मंजरथ रोड 
महाराष्ट्र राज्यातील एक किंवा अधिक क्षेत्रांमधुन (मग ती क्षेत्र त्या अधिकाऱ्याच्या माजलगांव येथील सव्हें नं .७(३ ),७( ४ ) व ७( ५ ) मधील ५ एक्कर ३५ 
स्थानिक अधिकारितेतील असोत किंवा नसोत आणि ती लगतची आसोत 

गुंठे जागेपैकी ४ एक्कर ३५ गुंठे जागा फळे व भाजीपाला मार्केट म्हणुन 
किंवा नसोत ) आणि अशा मार्गाने आणि अशा वेळेच्या आत निघुन जाण्याबद्दल 

अंतरिम अधिसुचनेद्वारे या कार्यालयाने दि . २१ / ३ / २०१५ ने इरादा 
निदेश देता येईल आणि त्याला जेथून निघुन जाण्याबद्दल निदेश देण्यात 

जाहीर केला होता. सदरील अधिसुचना प्रसिध्द झाल्यापासुन एक महिन्यात 
आला असेल अशा विनिर्दीष्ट क्षेत्रात किंवा क्षेत्रांमध्ये पुन्हा प्रवेश न करण्याबद्दल 

अधिसुचनेवर आक्षेप मागविले होते . 
किंवा न परतण्याबद्दल निदेश देता येईल असे नमुद आहे . 

___ ज्या अर्थी अंतरिम अधिसुचनेवर एक महिन्याच्या मुदतीत एकही 
वरील बाबीवर जाब देणार यांच्या हालचाली किंवा कृत्य ही इतर 

आक्षेप अगर सुचना प्राप्त झालेला नाही . त्यामुळे कृषि उत्पन्न बाजार 
व्यक्तींच्या शरीराच्या किंवा मालमत्तेच्या सुरक्षिततेस धोका पोहचवणारी 

समिती,माजलगांव,जि . बीड यांच्या बाजार समितीचेमंजरथ रोड माजलगांव 
असून त्यांना मुंबई पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६ ( १) ( ब ) प्रमाणे 

येथील सव्हें नं .७(३),७( ४ ) व ७(५ ) मधील ५ एक्कर ३५ गुंठे जागेपैकी 
हिंसा व भय (किंवा असे बाधक कृत्य ) यास प्रतिबंध व्हावा म्हणून महाराष्ट्र 

४ एक्कर ३५ गुंठे जागा फळे व भाजीपाला मार्केट म्हणुन बाजार आवार 
राज्यातील एक किंवा अधिक क्षेत्रामधून आणि अशा मार्गाने आणि अशा 

जाहीर करणे आवश्यक आहे . 
वेळेच्या आत जाण्याबद्दल निर्देश देणे क्रमप्राप्त आहे. कारण जाब देणारा 

ज्या अर्थी सदरची अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
यांच्यामुळे लोकांचेजिवीतास व मालमत्तेस हानी पोहचेल असे चौकशीअंती 

दिनांकापासुन कृषि उत्पन्न बाजार समिती,माजलगांव,जि .बीड यांच्या 


१९ 


१४०१ 


औरंगाबाद विभाग महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 
बाजार समितीचे मंजरथ रोड माजलगांव येथील सव्हें नं .७( ३ ),७( ४ ) व दक्षिणेस :- गट नं . ४४ . 
७(५ ) मधील ५ एक्कर ३५ गुंठे जागेपैकी ४ एक्कर ३५ गुंठे जागा फळे 
व भाजीपाला मार्केट म्हणुन बाजार आवार या अधिसुचनेद्वारे जाहिर 

उत्तरेस : - संगम गावाची शीव . 
करण्यात येत आहे . 


चतुःसिमा : 


बी . एल.वांगे, 
जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , बीड . 


पुर्वेस :- शेख मजिद शेख अब्दुल रज्जक , इब्राहीम गैबु व इतर याची 

जमीन . 


बीड , ११ नोव्हेंबर , २०१५. 


पश्चिमेस :- मिझ अब्दुल बेग अमीर बेग व इतर, श्री . सुरेश 

धोडीरामजी बजाज यांची केशवराज जिनिंग अँन्ड प्रेरसिंग . 


२१ 


दक्षिणेस :- कृषि पणन मंडळाचे कोल्ड स्टोरेज . 


उत्तरेस :- मंजरथ रोड व रोड चे उत्तर बाजुस बाजार समितीचे 

मालकीची २३१ X ६१ फुट ची जमीन . 


ए. एल . घोलकर , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड . 


बीड , १८ मे २०१५ . 


२० 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , बीड . यांच्या कडुन 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन ) 

अधिनियम १९६३ चे कलम ३व ४ अन्वये 


अधिसुचना 


जा . क्र .जिउनि /पणन / कृउबास / परळीवै/मुख्यबाजारपेठ / अधि / १४ / 
२८७५ .- ज्या अर्थी, कृषि उत्पन्न बाजार समिती ,परळी वै. जि . बीड या 
बाजार समीतीच्या बाजार आवाराचे स्थलांतराची अंतरीत अधिसुचनेव्दारे 
या कार्यालयाने दि .५ / ९/ २०१४ ने इरादा जाहीर केला होता. सदरील 
अधिसुचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासुन १ महीन्यात अधिसुचनेवर 
आक्षेप मागविले होते . 


जिल्हाधिकारी कार्यालय ,लातुर यांजकडून 

अधिसुचना 
१ . क्रमांक १/ २०१५- ज्या अर्थी असे निदर्शनास आले आहे की , 
लातुर शहराच्या होणा- या शैक्षणिक ,व्यापार विषयक विकासाबरोबर 
वाढणा- या लोकसंख्येसह वाहनाच्या संख्येत वाढ होत आहे, व्यवसाय ,शिक्षण 
इ. कारणासठी लगतच्या तालुक्यातून शहरात येणा- या व लातूर शहराबाहेर 
जाणा - या प्रवासी वाहनांची होणारी ये- जा यामुळे शहरात वातुकीची कोंडी 
निर्माण झाल्याचे आढळून येते त्यामुळे वाहतुक व्यवस्थेवर ताण वाढत 
आहे . व वाहतुकीचेनियंत्रण करणे अवघड झालेले आहे. तसेच शहरातील 
अपघातांच्या संख्येत देखील वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

२. ज्या अर्थी असे देखील निदर्शनास आले आहे की , लातुर शहरातील 
विविध रस्त्यावर काळी-पिवळी जीपटाईप टॅक्सी व सहा आसनी रिक्षा या 
प्रवाशांची चढउतार करण्यासाठी अचानकपणे कोठेही थांबतात अशी 
वाहने अवास्तवपणे पार्किंग केल्यामुळे रहदारीस अडथळा निर्माण होउन 
वाहतुकीची कोंडीनिर्माण होते . 

३ . ज्या अर्थी काळी -पिवळी जीपटाईप टॅक्सी व सहा आसनी रिक्षाची 
शहरात वाढलेला गर्दी लक्षात घेता दररोज वाहतुकीची कोंडीनिर्माण होते 
त्यामुळे जनसामान्याचे जीवन धोक्यात आले आहे . म्हणुन शहरवासीयांच्या 
सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातुन वाहतुक सुरक्षित व सुरळीत ठेवण्याच्या दृष्टीने 
शहर वाहतुक नियंत्रण शाखा, लातुर यांच्याकडून सातत्याने पोलीस अधिक्षक , 
लातूर यांच्याफित जिल्हाधिकारी कार्यालय , लातुर यांना सादर केलेल्या 
प्रस्तावावर दि . २८ जानेवारी २०१५ रोजी झालेल्या रस्त सुरक्षा समितीच्या 
बैठकीत चर्चा होऊन अशा जीपटाईप टॅक्सी व सहा आसनी रिक्षा या 
वाहनांच्या शहरातील प्रवेशावर निर्बंध घलधण्याविषयी ठराव पारीत करण्यात 
आलेले आहेत . 

४. ज्या अर्थी पोलीस अधिक्षक , लातुर यांनी निदर्शनास आणले की , 
काळी पिवळी जीपटाईप टॅक्सी क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी वाहतूक करतात , 
मुख्य रस्त्यावर प्रवाशाची चढ - उतार करतात , रस्ता सुरक्षा नियम पाळत 
नाहीत , वारंवार दिलेल्या सुचनांकडे दुर्लक्ष करतात त्यामुळे शिवाजी चौकात 
सहा रस्ते एकत्र येत असल्याने अशा चौकातून काळी-पिवळी जीपटाईप 
टॅक्सी किंवा सहा आसनी रिक्षा यांना प्रवेश देणे उचित होणार नाही . 
एकंदरीत शिवाजी चौक ते गंजगोलाई मुख्य रस्त्यावर विविध प्रकारच्या 
वाहनांच्या वाहतुकीमुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन भीषण अपघात होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे लातूर शहरामध्ये वाहतूक कोंडीची 
समस्या असल्यामुळे रस्ते अरुंद, शहरात विद्यालये व महाविद्यालये 
असल्यामुळे तसेच दवाखान्यांची संख्या जास्त व कृषी मालाची बाजारपेठ 
शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असल्यामुळे सर्व सामान्याच्या वाहतूक समस्या 
सोडवण्यासाठी व अपघाताला आळा घालण्यासाठी काळी - पिवळी जीपटाईप 
टॅक्सी व सहा आसनी रिक्षा यांना शहरातील रस्ता सुरक्षा संबंधातील बाबी 


ज्या अर्थी, बाजार समितीच्या आवाराचे स्थलांतराबाबात कोणतेही 
आक्षेप नसल्याने मौजे ब्रम्हवाडी हद्दीतील सर्वे नं .४५,४६ आणि ४७ मधील 
८० एकर क्षेत्र कृषि उत्पन्न बाजार समिती, परळी वै.,जि .बीडचे मुख्य 
बाजार क्षेत्र म्हणुन जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्या अर्थी,सदरची अधिसुचना शासकीय राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन कृषि उत्पन्न बाजार समिती, परळी वै.,जि .बीडच्या मुख्य 
बाजार आवाराचे स्थलांतर मौजे ब्रम्हवाडी हद्दीतील सर्वे नं . ४५, ४६ आणि 
४७ मधील ८० एकर जागेत झाल्ये असल्याचे या अधिसुचनेव्दारे जाहीर 
करण्यात येत आहे. 


चतुःसिमा : 


पुर्वेसः- संगम नदी . 


पश्चिमेस :- मौजे टोकवाडी गावाची शीव . 


१४०२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
लक्षात घेऊन रस्ता सुरक्षा समितीने घेतलेला निर्णय समर्थनीय असल्याचे ५. वरील आदेश हे केवळ काळी-पिवळी जीपटाईप टॅक्सी व सहा 
माझी खात्री झाल्यावरुन मी पांडूरंग पोळे ( भा . प्र. से ) , जिल्हाधिकारी व आसनी रिक्षा यांच्यापुरतेच लागू असतील . 
जिल्हादंडाधिकारी , लातूर मोटोर वाहन कायदा, १९८८ ये कलम ११५ व 

५ . सदर अधिसुचना प्रसिध्द करण्यापुर्वी उपरोक्त प्रस्तावावरील 
शासन अधिसुचना क्रमांक GNHD/ NO . MVA/0579/CR-1061/TRA 

नियमनाच्या संदर्भात ज्यांच्या काही हरकती/ अक्षेप होते ते सर्व रस्ता 
2 दि . १९ मे १९९० नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 

सुरक्षा समितीच्या दि .२८ जानेवारी २०१५ रोजीच्या बैठकीत विचारात 
करुन , खालील अधिसुचना निर्गमीत करत आहे . 

घेण्यात आलेल्या आहेत .त्याचबरोबर सदर बैठकीमध्ये विहित कालावधीत 
लातूर शहरात मध्यभागात काळी-पिवळी जीपटाईप टॅक्सी व सहा आलेल्या हरकती/ आक्षेपांची सुनावणी करुन निकाली काढण्यात आलेल्या 
आसनी रिक्षा यांना व्यवसायासाठी पुढील मार्गावरुन नमुद ठिकाणापर्यंत आहेत . त्यामुळे सदरची अधिसुचना दि . १४ मे २०१५ पासुन लागू होईल 
प्रवेश देण्यात येत आहे. 

याची सर्वानी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे. 
१ . औसा रोडकडून येणारी क्रिडा संकुलपर्यंत 

दुर्वाचनीय , 
२.बार्शी रोडकडून येणारी दयानंद कॉलेजपर्यंत 

जिल्हाधिकारी , लातूर . 
३ . अंबाजोगाई रोडकडून येणारी रेणापूर नाक्यापर्यंत 

लातूर , १४ मे , २०१५. 
४. नांदेड रोडकडून येणारी विवेकानंद चौकापर्यंत 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झाल्या आहेत . 

शुक्रवार , दिनांक २२ मे २०१५ : ज्येष्ठ १ , शके १९३७ 


२२ 


२ . नामनिर्देशन पत्रे 

स्विकारण्याचा कालावधी 


२२/ ०५ / २०१५ ( शुक्रवार ) ते 
२९ /०५/ २०१५ ( शुक्रवार) 
सकाळी ११.०० ते दु. ३.०० 
( रविवार दिनांक २४ / ०५ / २०१५ 
रोजी नामनिर्देशनपत्रे 
स्वीकारण्यात येणार नाहीत ) 


आयुक्त महानगरपालिका यांजकडून 

पोट - निवडणूक - २०१५ 
नमुना - १ ( पहा नियम ८ ) 

निवडणुकीची सूचना 
जा .क्र .प्र .क्र . ६- ब / पो . नि ./ २०१५ .- ज्याअर्थी, मा . राज्य निवडणूक 
आयोग महाराष्ट्र , मुबंई यांनी त्यांचे पत्र क्र . रानिआ/ मनपा/ २०१५ /प्र . क्र .१२/ 
का . ५ दिनांक १६/ ०५/ २०१५ अन्वये परभणी शहर महानगरपालिकेची 
पोट निवडणूक २०१५ चा निवडणूक कार्यक्रम निश्चित केलेला आहे . 
त्याअर्थी मी , अभय महाजन , भा . प्र. से . आयुक्त , परभणी शहर 
महानगरपालिका, परिशिष्ठ - अ रकाना क्रमांक ४ मधील प्रभागचा 
( वार्डाचा) पोट - निवडणुकीचा कार्यक्रम खालीलप्रमाणे जाहिर करीत 
आहे . 


३ . नामनिर्देशन पत्रांची 

छाननी 


३० / ०५/ २०१५ ( शनिवार ) 
( सकाळी ११.०० वाजल्या पासुन ) 


छाननी पर्ण झाल्यानंतर लगेच 


४. वैधरित्या नामनिर्देशीत 

झालेल्या उमेदवारांची यादी 
प्रसिध्द करण्याचा दिनांक 


पोट - निवडणुक कार्यक्रम 


अ. निवडणुकीचा 
क . टप्पा 


टप्पा सुरु करण्याची/ पूर्ण करण्याची 

तारीख 


५ . उमेदवारी मागे घेण्याचा 

अंतीम दिनांक 


१ /०६/ २०१५ ( सोमवार ) 
( दुपारी ३ . ०० पर्यत ) 


१ . नामनिर्देशन पत्रे देणे 


६ . निवडणूक चिन्ह नेमून 

देण्याचा दिनांक 


२/ ६ / २०१५ (मंगळवार ) 
( सकाळी ११.०० पासून ) 


२/ ६/ २०१५ (मंगळवार ) 


२२/ ०५ / २०१५ ( शुक्रवार ) ते 
२८/ ०५/ २०१५ ( गुरुवार ) 
सकाळी ११.०० ते दु. ०३.०० तसेच 
२९ /०५/ २०१५ ( शुक्रवार ) 
( सकाळी ११.०० ते दु. ०२. ०० या 
वेळेत नामनिर्देशन पत्रे देण्यात 
येतील ) (रविवार दिनांक 
२४/ ०५ / २०१५ रोजी नामनिर्देशन 
पत्रे देण्यात येणार नाहीत ) 


७ . अंतिमरित्या निवडणूक 

लढविणाऱ्या उमेदवारांची 
यादी प्रसिध्द करण्याचा 
दिनांक 


औरंगाबाद विभाग 


८ . मतदान केंद्राची यादी 

प्रसिध्द करणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 

१४०३ 
२/ ६/ २०१५ (मंगळवार ) 

१२ . महाराष्ट्र शासन राजपत्रात १८ / ६ / २०१५ ( गुरुवार ) रोजी 

निकाल प्रसिध्द करणे किंवा तत्पूर्वी 


२/ ६/ २०१५ (मंगळवार ) 


९ . महानगरपालिका आयुक्त 

किंवा त्यांनी प्राधिकृत 
केलेल्या अधिकाऱ्यांने 
मतदान केंद्र निहाय 
मतदार यादी प्रसिध्द 
करणे . 


तसेच मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचे पत्र मा . राज्य निवडणूक 
आयोग मुंबई यांचे पत्र रानिआ/मनपा-२०११/प्र.क्र . १६ का - ५ दिनांक 
१२ / ३/ २०१५ अन्वये निवडणूक कार्यक्रमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही 
पार पाडण्यासाठी खालील तक्त्यातील ( परिशिष्ठ - अ) रकाना क्रमांक २ 
मधील अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावा पुढे दर्शविलेल्या रकाना क्रमांक ४ 
मधील वार्डकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली 
आहे. तसेच रकाना क्रमांक ३ मधील अधिकाऱ्यांची या प्रभागासाठी सहा . 
निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नेमणूक केलेली आहे . 


१० . आवश्यक असल्यास 

मतदानाचा दिनांक 


१४/ ६/ २०१५ (रविवार) ( सकाळी 
७. ३० ते संध्याकाळी ५. ३० पर्यंत ) 


११ . मत मोजणी व निकाल 

जाहिर करण्याचा 
दिनांक 


१६/ ६/ २०१५ (मंगळवार ) 
सकाळी १० .०० पासून 


परिशिष्ठ - अ 


परभणी शहर महानगरपालिका पोट - निवडणूक २०१५ 


कार्यालय 


अ .क्र . निवडणूक निर्णय अधिकारी 

यांचे नांव पदनाम 


सहा. निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांचे नांव 


प्रभाग ( वार्ड ) 
क्रमांक 


४५ 


१ . 


६ - ब 


श्री . रणजीत आ . पाटील , उप- आयुक्त , 
परभणी शहर महानगरपालिका . 


श्री . रमेश वाघमारे , शहर 
अभियंता , परभणी शहर 
महानगरपालिका. 


परभणी शहर 
महानगरपालिका, 
परभणी. 


परभणी , २२ मे २०१५ . 


अभय महाजन ( भा .प्र. से .) , 

आयुक्त , 
परभणी शहर महानगरपालिका. 


२३ 


१४०४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 

By Officer Appointed 

u /s 28 ( 4 ) ofMaharashtra Regional & Town Planning 
नियुक्त अधिकारी याजकडून 

Act, 1966 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम २८ ( ४ ) 

PUBLIC NOTICE 
नुसार 

No.DP /Loha/ADTP/502 
जाहीर सुचना 

Draft Development Plan (R ) of Loha has been published 
क्रमांक :- वियो/ लोहा/ ससंनर/ ५०२ . महाराष्ट्र प्रादेशिक व रचना (hereafter refered to as the said development plan ) u /s 26 of 
अधिनियम १९६६ चे ( यापुढे उत्त्क विकास योजना म्हणून Maharashtra Regional & Town Planning Act. 1966 ( hereafter 
संबोधलेली) महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दि . २० / १२/ २०१४ रोजी प्रसिध्द 

refered to as the said act) in Maharashtra Govt. Gazette dt. 

20 /12/ 2014 
करण्यात आली आहे . 

उत्त्क अधिनियमाच्या कलम-२८(२) अन्वये स्थापन नियोजन समितीने Considering objections/suggestions received to published 
पसिध्द उत्त्क प्रारुप विकास योजनेवरील प्रप्त हरकती व सुचना 

said Development Plan , the Planning Committee u /s 28 (2 ) of 
विचारात घेवून अहवाल सादर केलेला आहे. नियोजन समितीने सादर 

said act submitted report . Cosidering report of Planning 

Committee , some changes & modifications to said 
केलेला अहवाल विचारात घेवून उत्त्क विकास योजनेत उत्त्क अधिनियामाचे 

Development Plan have been made u /s 28 ( 4 ) of the said act. 
कलम २८ ( ४ ) अन्वये काही बदल करण्यात आलेले आहेत . सदरहू बदल 

The said Development Plan showing modifications & 
दर्शवून विकास योजना नकाशा व बदलाची यादी लोकांचे माहितीस्तव changes & list of changes are published u /s28 ( 4 ) of the said 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . नाकाशा व यादी 

act for public information & the same is kept open for public 

inspection in the office of 
१ ) सहाय्य संचालक , नगर रचना, दुसरा मजला, वोडजकर इमारत , 
महाराणा प्रताप चौक , गांधीनगर , नांदेड . 

1. Assistant Director of Town Planning , 2nd floor, 
२) मुख्याधिकारी , नगर परिषद लोहा यांचे कार्यालयात नागरिकांच्या 

Godajkar Building ,Maharana Pratap Chowk ,Gandhi 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेली आहे. 

Nagar, Nanded . 
नांदेड २१ / ०५ / २०१५ . 

2. Chief Officer, Municipal Council , Loha . 
दि . मा .मेहर , 

नियुक्त अधिकारी Nanded 21st May 2015 . 
विकास योजना लोहा . ( सुधारित ) 

( D . M .MEHAR ), 

Officer Appointed 
तथा 

Development Plan Loha (R )And 
सहाय्यक संचालक , नगर रचना 

Assistant Director Town Planning 
नांदेड . 

Nanded . 


बुधवार , दिनांक २७ मे २०१५ : ज्येष्ठ ६ , शके १९३७ 


२४ 


विभागीय आयुक्त तथा प्रादेशिक संचालक नगर परिषद 

प्रशासन यांजकडून 

औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक - २०१५ 
जा .क्र . २०१५/ कक्ष- ४/ नपप्र / आस्था -२ / प्रक्र .१९८ .- महाराष्ट्र स्थानिक मधील नवनिर्वचित सदस्यांची नियम ४( १ ) खालील नमुना तीन मधील 
प्राधिकरण सदस्य अनर्हता नियम, १९८७ अन्वये महानगरपालिका औरंगाबाद माहिती . 


पक्षाचे नाव 


अ . 
क्र . 


प्रभाग 
क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 

नाव 


विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
घोषणापत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


१०१ 


बमणे पुनमचंद सोनाजी 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २५-०४- २०१५ 


०२ 


जाधव बन्सी ग्यानू 


शिवसेना 


दि . २४ -०४- २०१५ 


०३ 


वाघमारे रुपचंद लक्ष्मण 


अपक्ष 


दि . २४- ०४- २०१५ 
दि . २५-०४-२०१५ 


०४ 


ज्योती जयेश अभंग 


अपक्ष 


औरंगाबाद विभाग 
अ. प्रभाग 
क्र . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 

१४०५ 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचे पक्षाचे नाव 

विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
घोषणापत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


नाव 


___ ०५ 


राजगौरव हरिदास वानखेडे 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


सौ . रोजतकर पुष्पा उत्तमराव 
विजय साईनाथ औताडे 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २८ - ०४- २०१५ 


शिवसेना 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


सुरे सीताराम इसराम 
सौ . स्वाती किशोर नागरे 


अपक्ष 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


मेघावाले मोहन धन्नुलाल 


शिवसेना 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


दि . २५- ०४ - २०१५ 


खान अय्युब म. हुसेन खान 
जाधव ज्ञानोबा पांडुरंग 


अपक्ष 


दि . २८ - ०४ - २०१५ 


निकाळजे आशा विजय 


अपक्ष 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


शेजवळ सुभाष सयाजी 


शिवसेना 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


रावसाहेब राधाकिसन आमले 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


लोखंडे मनिषा विनोद 


शिवसेना 


दि . २४- ०४- २०१५ 


दाभाडे प्रेमलता मिलींद 


बहुजन समाज पार्टी 


दि . २७- ०४ - २०१ 


अफसर खॉन यासीन खाँ 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


कादरी जमीर अहेमद रहीम अहेमद 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 


सय्यद मतीन रशीद 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 


शकीला बेगम फैयाजोद्दीन 


दि . २७-०४- २०१५ 


तसनीम बेगम अ . रऊफ 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


खान सायरा बानो अजमल 


दि . २४ -०४ - २०१५ 


सय्यद सरवतबेगम आरेफ हुसैनी 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल- मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल- मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल- मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


सिद्दीकी नासेर तकीउद्दीन 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


शेख नरगीस सलिम 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


दि . २४ -०४ -२०१५ 


खान जहाँगीर मुलानी 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 


खरात सिमा गणपत 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


२९ 


सौ . शोभा नारायणराव वळसे 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


३० 


चित्ते नितीन रमन 


भारतीय जनता पाटी 


दि . २४ -०४ - २०१५ 


१४०६ 

अ. 
क्र . 


प्रभाग 
क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचे पक्षाचे नाव 

विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
घोषणापत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


नाव 


३१ 


सौ . ज्योजी सुभाषपिंजरकर 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


३१ 
३२ 


सोनवणे भारती महेंद्र 


बहुजन समाज पार्टी 


दि . २४- ०४- २०१५ 


३३ 


शबनम बेगम कलीम कुरेशी 


दि . २४-०४- २०१५ 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 
ऑल इंडिया मजलिस ए 


दि . २५- ०४ - २०१५ 


संगीता सुभाष वाघुले 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 
मलके गोकुळसिंग संपतसिंग 


अपक्ष 


दि . २३ -०४ - २०१५ 


सुरेखा बाळासाहेब सानप 


अपक्ष 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


वैशाली कारभारी जाधव 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


दि . २४ -०४- २०१५ 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २३ -०४- २०१५ 


शिंदे राजु रामराव 
खरात सुरेखा गौतम 
मकरंद माधवराव कुलकर्णी 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २७- ०४- २०१५ 


शिवसेना 


दि . २४ -०४- २०१५ 


४१ 


खान इरशाद इब्राहिम 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 
ऑल इंडिया मजलिस ए 


४२ 


दि . २४ -०४- २०१५ 


नसीम बी सांडु खाँ 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 


अजीम अहेमद रफीक 


अपक्ष 


दि . २४ -०४- २०१५ 


साजेदा फारुखी सईद फारुखी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 


अपक्ष 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


खतीजा कुरैशी छोटू कुरैशी 
खान फेरोज मोईनुद्दीन 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल-मुस्लीम पक्ष 


४७ 


कु . यशश्री लक्ष्मीनारायण बाखरिया । 


अपक्ष 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


अपक्ष 


दि . २४ -०४- २०१५ 


तनवाणी राजु लेखराज 
ढगे गंगाधार नामदेव 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 


ऑल इंडिया मजलिस ए 


दि . २४- ०४- २०१५ 


५० 


५० 


खान नसरीन बेगम समद यारखान । 


दि . २५ - ०४- २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 


किर्ती महेन्द्र शिंदे 


अपक्ष 


दि . २४ -०४- २०१५ 


एढके विकास प्रकाश 


दि . २५ -०४- २०१५ 


चावरीया बबीता विजय 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 
भारजतीय जनता पार्टी 
भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


५४ 


भादवे रामेश्वर बाबुराव 


दि . २४ -०४- २०१५ 


बल्लाळ मनोज आसाराम 


शिवसेना 


दि . २४- ०४- २०१५ 


0 


५६ 


मलेका बेगम हबीब कुरैशी 


इंडियन नॅशलन काँग्रेस 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


औरंगाबाद विभाग 
अ. प्रभाग 
क्र . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 

१४०७ 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचे पक्षाचे नाव 

विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
नाव 

घोषणापत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


५७ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 


दि . २४- ०४- २०१५ 


शेख समिना शेख इलियास 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 
पठाण अस्मा फिरदोस रफीक पठाण 


५८ 


५८ 


दि . २४ -०४- २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 


जायभाय रमेश भानुदास 


रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 


दि . २८ - ०४ - २०१५ 


शेख जफर अख्तर 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल -मुस्लीम पक्ष 


६१६१ 


दि . २४- ०४- २०१५ 


जहागीरदार मोहम्मद अयुब गुलाम 
जिलानी 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल-मुस्लीम पक्ष 


गादगे शितल विरभद्र 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


नाईकवाडी अब्दुल रहीम शेख 


दि . २४- ०४- २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहाद उल - मुस्लीम पक्ष 


दांडगे शिवाजी भाऊसाहेब 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ -०४- २०१५ 


देसरडा राखी प्रशांत 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


ut 


भालेराव आशा नरेश 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


जोहरा बी नासेर खान 


अपक्ष 


दि . २८ - ०४ - २०१५ 


खैरे ऋषिकेश चंद्रकांत 


शिवसेना 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


रेशमा अशफाक कुरेशी 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


दि . २७- ०४- २०१५ 


190 


बारवाल गजानन रामकिसन 


अपक्ष 


दि . २७ -०४- २०१५ 


७१ 


७१ 


बोर्ड सरीता अरुण 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहादउल -मुस्लीमीन पक्ष 


७२ 


७२ 


वाडकर शिल्पाराणी सागर 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


बनकर विजया संजय 


बहुजन समाज पार्टी 


दि . २७- ०४- २०१५ 


७४ 


साळवी नितील दशरथ 


शिवसेना 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


७५ 


त्र्यंबक गणपतराव तुपे 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


विधाते अंकिता अनिल 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


दि . २७ - ०४- २०१५ 


७७ 


कुलकर्णी जयश्री सुरेंद्र 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


वैद्य रेणुकादास ( राजू) दत्तोपंत 


शिवसेना 


दि . २४- ०४- २०१५ 


शिवसेना 


दि . २४ -०४- २०१५ 


___ ७९ 

८० 


मनगटे गजानन भानुदास 
देशमुख माधुरी मिलींद 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


१४०८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 


भाग १ - पुरवणी 


पक्षाचे नाव 


अ. प्रभाग 
क्र . क्र . 


निवडून आलेल्या उमेदवाराचे 

नाव 


विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
घोषणापत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


सत्यभामा दामु अण्णा शिंदे 


अपक्ष 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


८२ 


८२ 


जगताप भाऊसाहेब उत्तमराव 


इंडियन नॅशलन काँग्रेस 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


८३ ८३ 


नरोटे कमल रामचंद्र 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


८४ 


८४ 


जगताप कमलाकर शामराव 


शिवसेना 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


८५ ८५ 


चव्हाण सुनिता रामराव 


बहुजन समाज पार्टी 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


८६ 


८६ 


भगवान (बापु) देविदास घडमोडे 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


८७ ८७ 


गांगवे मनोज बन्सीलाल 


शिवसेना 


दि . २४-०४- २०१५ 


८८ 


८८ 


सोहेल शकील शेख 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


ज्योती सुनिल नाडे 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


साळवे अनिता मोहन 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


दि . २७- ०४ - २०१५ 


मुंढे मनिषा बाळासाहेब 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


प्रमोद प्रल्हाद राठोड 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


मिना रामदास गायके 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४- २०१५ 


९४ 


९४ 


पवार आत्माराम माणिकराव 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


९५ 


९५ 


मोरे ज्योती राजाराम 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


दि . २५- ०४ - २०१५ 


१६ 


९६ 


विमल गोविंद केंद्रे 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४ -०४- २०१५ 


९७ 


९७ 


चक्रनारायण सीमा काहानुलाल 


शिवसेना 


दि . २४ -०४- २०१५ 


९८ 


९८ 


थोरात दिलीप गंगाधर 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


pe 


अर्चना शैलेंद्र निळकंठ 


भारतीय जनता पार्टी 


दि . २४- ०४ - २०१५ 


१०० 


१०० 


सुमित्रा गिरीजाराम हाळनोर 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


१०१ 


१०१ 


निकाळजे लता मगन 


दि . २७- ०४- २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहादउल- मुस्लीमीन पक्ष 


१४०९ 


औरंगाबाद विभाग 
अ. प्रभाग 
क्र . क्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७, शके १९३७ 
निवडून आलेल्या उमेदवाराचे पक्षाचे नाव 

विभागीय आयुक्त यांच्याकडे 
नाव 

घोषणापत्र दाखल केल्याचा दिनांक 


१०२ 


१०२ 


सोनवणे राहुल पंढरीनाथ 


बहुजन समाज पार्टी 


दि . २४ - ०४- २०१ 


१०३ 


१०३ 


विकास रतनलाल जैन 


शिवसेना 


दि . २४ -०४- २०१५ 


१०४ 


१०४ 


सिद्धांत संजय शिरसाट 


शिवसेना 


दि . २४ -०४ - २०१५ 


१०५ 


१०५ 


अब्दुल मं . नाविद अब्दुल रशीद 


इंडियन नॅशलन काँग्रेस 


दि . २५-०४- २०१५ 


१०६ 


१०६ 


विमल जनार्धन कांबळे 


अपक्ष 


दि . २७ - ०४ - २०१५ 


१०७ 


१०७ 


घोडले नंदकुमार राधाकिसन 


शिवसेना 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


१०८ 


१०८ 


मुल्ला सलीमा बेगम खाजोददीन 


नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी 


दि . २८- ०४- २०१५ 


१०९ 


१०९ 


शोभा गुरुलिंगअप्पा बुरांडे 


अपक्ष 


दि . २७ - ०४ - २०१५ 


११० 


११० 


स्मिता दिगंबर घोगरे 


अपक्ष 


दि . २७-०४- २०१५ 


१११ 


१११ 


सलीमा बाबुभाई कुरेशी 


दि . २४ -०४- २०१५ 


ऑल इंडिया मजलिस ए 
इत्तेहादउल - मुस्लीमीन पक्ष 
शिवसेना 


११२ 


११२ 


जंजाळ राजेंद्र हिम्मतराव 


दि . २४ -०४- २०१५ 


११३ ११३ 


गायकवाड कैलास लक्ष्मण 


दि . २४ - ०४ - २०१५ 


रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया 
( डेमोक्रॅटिक ) 


औरंगाबाद , २५ मे , २०१५ 


डॉ . उमाकांत दांगट , 

विभागीय आयुक्त तथा 
प्रादेशिक संचालक नगरपरिषद प्रशासन, 

औरंगाबाद . 


वर 


१४१० 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
२५ 

२६ 
विभागीय आयुक्त याजकडून 

विभागीय आयुक्त याजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ 

विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ 
अन्वये गाव जाहीर करणे 

अन्वये गाव जाहीर करणे 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी / कावि- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती क्रमांक २०१५/विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी / कावि - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , 
२०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा / पाडयांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा करुन पाडा/ पाडयांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी/ वाडयांचा 
समुह गांव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 

समुह गांव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 
___ आणि ज्याअर्थी वाई ग्रामपंचायत ता . माहुर मधिल कोलामखेड पाडा / आणि ज्याअर्थी पिंपळगांव ( सि ) ग्रामपंचायत ता . किनवट मधिल 
वस्ती/ तांडा यानी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर कोलामपोड पाडा / वस्ती/ तांडा यानी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध 
विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २१ / ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत )नियम , २०१४ च्या नियम ४ 
०७/ २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे . प्रमाणे दिनांक १७/ ०८ / २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी, किनवट यांनी या संदर्भात 

केलेला आहे . 
दिनांक २८/ १२/ २०१४ रोजी वाई ग्रामपंचायतीत येणा - या कोलामखेड आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी, किनवट यांनी या संदर्भात 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक दिनांक १४/ ०१/ २०१५ रोजी पिंपळगांव ( सि ) ग्रामपंचायतीत येणा- या 
अधिका- यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

कोलामपोड पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधित अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 
कोलामखेड पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधित 
केलेली आहे . 

कोलामपोड पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट , विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

केलेली आहे. 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा ___ आणि ज्याअर्थी मी डॉ. उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
वापर करुन कोलामखेड पाडा/ वस्ती यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
घोषित करीत आहे. 

वापर करुन कोलामपोड पाडा/ वस्ती यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
सदर कोलामखेड गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित 

घोषित करीत आहे. 
नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

सदर कोलामपोड गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित 
अ . हद्दीचे तपशिल 

नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 
समुह नंबर/ 

इतर खुणा 
कम्पार्टमेन्ट 

अ . हद्दीचे तपशिल 
( आवश्यक 

समुह नंबर/ 

इतर खुणा 
नंबर 

कम्पार्टमेन्ट 

( आवश्यक 


असल्यास ) 


___ क्र . 


नंबर 


१ पुर्वेस - गावठाण वाई 


सं .नं . २१३ ते २३१ , 


असल्यास ) 


पश्चिमेस - स.नं .२१२ व पाडा शीव रस्ता २७४ 


१ पुर्वेस - नाला 


सं .नं . १४ पैकी, २३, उत्तरेस टेकडी नाला 


पश्चिमेस - अंबाडीशिव 


दक्षिणेस - स . नं . २०९ , रस्ता 


२४ , २५ ,२८ , २९ , 


उत्तरेस - गोंडेगांव रस्ता 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावसाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २६ मे २०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 


दक्षिणेस - महसुरा , उर्वरित पिंपळगांव ३० ,३१, ३५,३६ 

उत्तरेस - उर्वरित पिंपळगांव 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळुन 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावसाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
दिनांक २६ मे २०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ 


१४११ 


२८ 


र 


२७ 
विभागीय आयुक्त याजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत )नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ 

अन्वये गाव जाहीर करणे 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी / कावि - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , 
२०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह गांव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 

आणि ज्याअर्थी भिमपूर ग्रामपंचायत ता . किनवट मधिल पितांबरवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यानी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक २७/ ०७/ २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे. 

आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी, किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक १४/०१/ २०१५ रोजी भिमपूर ग्रामपंचायतीत येणा - या पितांबरवाडी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधित 
पितांबरवाडी पाडा / वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस 
केलेली आहे. 

आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट , विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन पितांबरवाडी पाडा / वस्ती यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे . 

सदर पितांबरवाडी गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित 
नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


विभागीय आयुक्त याजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनसचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत )नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ 

अन्वये गाव जाहीर करणे 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था/ झेडपीव्हीपी / कावि - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , 
२०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह वस्ती/ वस्त्यांचा समुह , वाडी/ वाडयांचा 
समुह गांव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 

आणि ज्याअर्थी नागझरी ग्रामपंचायत ता . किनवट मधिल हटकरखोरी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यानी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे 
दिनांक १५ / ०८ / २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला 
आहे. 
___ आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी , किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक ०५/ ११/ २०१४ रोजी नागझरी ग्रामपंचायतीत येणा - या हटकरखोरी 
पाडा / वस्ती/ तांडा यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी ,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधित हटकरखोरी 
पाडा/वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे. 
__ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करुन हटकरखोरी पाडा/ वस्ती यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
घोषित करीत आहे. 

सदर हटकरखोरी गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित 
नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अ . 


हद्दीचे तपशिल 


समुह नंबर / 


इतर खुणा 


अ . 


हद्दीचे तपशिल 


समुह नंबर/ 


इतर खुणा 


कम्पार्टमेन्ट 


( आवश्यक 


कम्पार्टमेन्ट 


( आवश्यक 


नंबर 


असल्यास) 


नंबर 


असल्यास ) 


१ पुर्वेस - झेंडीगुडा स.नं .४५ पैकी व 


सं.नं . ४१ ते ४४ , 


नाला व खारी 


१ पुर्वेस - मौ . कोसाई शिव 


सं .नं . ३५ ते ६० , टेकडी, नाला , 


रत्नापूर शिव 


४७ ते ५० 


मौ .रत्नापूर व डडेरा 


पश्चिमेस - सिरमेटी शिव 


६१ पैकी 


पांदण, मंदिर 


पश्चिमेस - मौ . नागझरी पैकी 


शिव 


दक्षिणेस - पिंपळगांव व घोगरवाडी शिव 


दक्षिणेस - मौ . आमडी शिव 


उत्तरेस - भिमपूर उर्वरित क्षेत्र 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळुन 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावसाठी पेसा । 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २६ मे २०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 


उत्तरेस - मौ .नागझरी व झेंडीगुडा 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावसाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २६ मे २०१५ 

( डॉ. उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 


पर 


१४१२ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र २८ मे २०१५ : ज्येष्ठ ७ , शके १९३७ भाग १ - पुरवणी 
२९ 

३० 
विभागीय आयुक्त याजकडून 

विभागीय आयुक्त याजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर 
विस्तारीत करण्याबाबत )नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ 

विस्तारीत करण्याबाबत )नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ 
__ अन्वये गाव जाहीर करणे 

अन्वये गाव जाहीर करणे 
अधिसूचना 

अधिसूचना 
क्रमांक २०१५/विशा- आस्था / झेडपीव्हीपी / कावि - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती क्रमांक २०१५/विशा - आस्था/ झेडपीव्हीपी / कावि - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , 
२०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर 
करुन पाडा/ पाडयांचा समुह वस्ती/ वस्त्यांचा समुह , वाडी/ वाडयांचा करुन पाडा / पाडयांचा समुह वस्ती / वस्त्यांचा समुह , वाडी / वाडयांचा 
समुह गांव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 

समुह गांव म्हणुन विनिर्दिष्ट करण्यात येते , 
आणि ज्याअर्थीदिगडी ( म) ग्रामपंचायत ता . किनवट मधिल मंगाबोडी आणि ज्याअर्थी नागझरी ग्रामपंचायत ता . किनवट मधिल नागझरी 
पाडा / वस्ती/ तांडा यानी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध ( अनुसुचित ( कॅप ) पाडा/ वस्ती/ तांडा यानी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधिचे उपबंध 
क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे ( अनुसुचित क्षेत्रावर विस्तारीत करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ 
दिनांक १० /०७ / २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव केलेला प्रमाणे दिनांक १५ / ०८ / २०१४ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात ठराव 
आहे . 

केलेला आहे . 
___ आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी , किनवट यांनी या संदर्भात आणि ज्याअर्थी उपविभागीय अधिकारी, किनवट यांनी या संदर्भात 
दिनांक १०/११/ २०१४ रोजी दिगडी (म ) ग्रामपंचायतीत येणा- या मंगाबोडी दिनांक ०१/ ११/ २०१४ रोजी नागझरी ग्रामपंचायतीत येणा - या नागझरी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिका ( कॅप) पाडा/ वस्ती/ तांडा यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे . 

अधिका - यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे. 
____ आणि ज्याअर्थी जिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधित मंगाबोडी आणि ज्याअर्थीजिल्हाधिकारी,नांदेड यांनी चौकशी अंती संबंधित नागझरी 
पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली आहे. ( कॅप ) पाडा/ वस्ती/ तांडा यांना गाव घोषित करण्याची शिफारस केलेली 
___ आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट , विभागीय आयुक्त औरंगाबाद आहे. 
पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि ज्याअर्थी मी डॉ . उमाकांत दांगट , विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 
वापर करुन मंगाबोडी पाडा/ वस्ती यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
घोषित करीत आहे . 

वापर करुन नागझरी (कॅप) पाडा/ वस्ती यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव 
सदर मंगाबोडी गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित घोषित करीत आहे. 
नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 

सदर नागझरी ( कॅप ) गावाच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशिल तसेच संबंधित 
अ . हद्दीचे तपशिल 

समुह नंबर / 

इतर खुणा नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपारिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 
क्र . 

कम्पार्टमेन्ट ( आवश्यक अ . हद्दीचे तपशिल 

समुह नंबर 

इतर खुणा 
नंबर असल्यास ) 

कम्पार्टमेन्ट 

( आवश्यक 


| - स . नं .४५ गायरान च आमडी शिव 


सं . नं . ५७ ते ६३, 


उत्तर बाजूस नाला , 


नंबर 


असल्यास ) 


१ पुर्वेस - मौ . झेंडीगुडा शिव , हटकरखोरी 


सं . नं . ४४ ते ४६, 


पश्चिमेस - मौ .कोठारी व गोकुंदा शिव 


६८ ते ९७ , 


कैलास टेकडी, 


पश्चिमेस - मौ .दिगडी ( म ) व मौ . नागझरी पैकी 


५१ ते ६६ 


दक्षिणेस - मौ .कोठारी व बेंदी शिव 


११७ ते ११९ 


किनवट बेलोरी पांदण 


दक्षिणेस - मौ . आमडी शिव 


उत्तरेस - मौ .दिगडी ( म ) उर्वरित भाग 


उत्तरेस - तलाव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळुन 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावसाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने , 
दिनांक २६ मे २०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून 
उरलेले क्षेत्र मुळ गाव म्हणुन ओळखले जाईल . या गावसाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागु राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
दिनांक २६ मे २०१५ 

( डॉ . उमाकांत दांगट ) 
विभागीय आयुक्त औरंगाबाद 

विभाग औरंगाबाद . 


प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारुती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथे मुद्रित करुन प्रकाशित केले . 


